सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २६ ] 


गुरुवार , दिनांक २५ जून २०१५ : आषाढ ४, शके १९३७ 


[ किंमत : १८ रुपये 


__ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती , पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार- अ , चार- ब व १४९१ 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरगाबाद विभागाशी २० 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगर पालिका जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित १४९५ 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , २१ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ १४९५ | 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१५१६ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


विधी व न्याय विभाग 


हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग , 

मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ . 
दिनांक : २० एप्रिल , २०१५. 


यांच्या नियुक्या दिनांक १७. १.२०१५ रोजी संपुष्टात आल्या आहेत . सबब , 
सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता , जि . सातारा 
या पदावर नियुक्ती होईपर्यंत प्रशासकीय गैरसोय टाळण्याकरिता अॅड. श्री . 
सतिश ज्ञानदेव पाटील , अॅड . श्री . आत्माराम यशवंत पाटील , अॅड . श्री . 
संभाजी हणमंतराव मोहिते , यांना सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त 
सरकारी अभियोक्ता, कराड , जि . सातारा या पदावर पुढील आदेशापर्यंत 
तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. वरील आदेश मागे घेण्याच्या / त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


क्र . एजीपी -३५१५/( १४ )/ का -१४ .- शासन अधिसूचना क्र . एजीपी- २०११ / 
( २०६)/ का -१४ , दिनांक १८ .१ . २०१३ द्वारे दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ 
च्या ऑर्डर २७ फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ (३ ) व 
महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१९८४ च्या नियम १३ अन्वये अॅड . श्री . सतिश ज्ञानदेव पाटील , अॅड . श्री . 
आत्माराम यशवंत पाटील , अॅड . श्री . संभाजी हणमंतराव मोहिते , यांना 
सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता कराड , जिल्हा 
सातारा या पदावर २ वर्षाकरिता नियुक्ती देण्यात आली आहे . 


४ . सदर नियुक्ती ही श्री . बाळासाहेब आबाजी खोपडे यांनी महाराष्ट्र 
शासनविरुध्द केलेल्या रिट पिटीशन ५७३१/ २००३ मधील निकालाच्या अधिन 
राहून करण्यात येत आहे . 


२ . त्यानुसार अॅड . श्री . सतिश ज्ञानदेव पाटील , अॅड . श्री . आत्माराम 
यशवंत पाटील , अॅड . श्री . संभाजी हणमंतराव मोहिते , यांना सहाय्यक 
सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता कराड , जिल्हा- सातारा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव 


औ. भाग १ – १२४ 


१४९१ 


१४९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

२. त्यानुसार सदर नियुक्ती दिनांक ३१/ ०५/ २०१५ रोजी समाप्त होत 
विधी व न्याय विभाग 

आहे . सबब , सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता , 

सांगली या पदावर नव्याने नियुक्ती होईपर्यंत प्रशासकीय गैरसोय टाळण्याकरिता 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, 

त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी सहाय्यक सरकारी वकील व 
मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ . 

अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर अधिसूचनेच्या दिनांकापासून 
दिनांक : २८ एप्रिल , २०१५ . 

पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 
क्र . एजीपी- २५१५/( १२४)/ का -१४.- शासन अधिसूचना क्र . एजीपी- ३६१०/ 
( १८६)/ का -१४, दिनांक ३.५. २०१३ द्वारे दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ च्या अ . क्र . अधिवक्त्यांचे नांव 

ठिकाण 
ऑर्डर २७ फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ (३ ) व महाराष्ट्र 
विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९८४ च्या 

१ . अॅड . श्री .उल्हास जयकुमार चीप्रे 

सांगली 
नियम १३ अन्वये अॅड . श्री . देवानंद भास्कर आराध्ये, श्री . गणपत तात्याराव 

___ अॅड . श्री . हरिभाऊ गोविंदराव निकम 

सांगली 
देशमुख सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी वकील निलंगा, 
जिल्हा लातूर या पदावर २ वर्षाकरिता पुनर्नियुक्ती देण्यात आली होती . 

३ . अॅड . श्री . सचिन हरी फाटक , 

सांगली 
२. सदर पुनर्नियुक्ती दिनांक ०२ /०५ / २०१५ रोजी समाप्त होत आहे . 
सबब, सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता , निलंगा ४ . अॅड . श्री . रमेश आनंदराव मोहिते , 

सांगली 
जि . लातूर या पदावर नव्याने नियुक्ती होईपर्यंत प्रशासकीय गैरसोय 
टाळण्याकरिता त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी सहाय्यक सरकारी 

अॅड . श्री . दिलीप विष्णुपंत शिंदे, इस्लामपूर 
वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर अधिसूचनेच्या दिनांकापासून 
पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

अॅड . श्री . जगदीश सदाशिवराव थोरात , इस्लामपूर 
अ .क्र . अधिवक्त्यांचे नांव 

ठिकाण 

७. अॅड . श्री . सतीश आनंदराव पाटील , इस्लामपूर 
१ . अॅड . श्री . देवानंद भास्कर आराध्ये लातूर जि .लातूर 
२ . ॲड . श्री . गणपत तात्याराव देशमुख निलंगा जि . लातूर 

३. वरील आदेश मागे घेण्याच्या / त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द 

करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याच्या / त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

४. सदर नियुक्ती ही श्री . बाळासाहेब आबाजी खोपडे यांनी महाराष्ट्र 
४. सदर नियुक्ती ही श्री . बाळासाहेब आबाजी खोपडे यांनी महाराष्ट्र 

शासनविरुध्द केलेल्या रिट पिटीशन ५७३१/ २००३ मधील निकालाच्या अधिन 
शासनविरुध्द केलेल्या रिट पिटीशन ५७३१/ २००३ मधील निकालाच्या अधिन 

राहून करण्यात येत आहे. 
राहून करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजीव केळुसकर , 
संजीव केळुसकर , 

शासनाचे अवर सचिव 
शासनाचे अवर सचिव 


विधी व न्याय विभाग 


हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग , 


मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ . 


दिनांक : २३ एप्रिल , २०१५. 


विधी व न्याय विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ . 

दिनांक : २८ एप्रिल , २०१५ . 
क्र . एजीपी- ३४१५/( १२७)/ का -१४ .- शासन अधिसूचना क्र . एजीपी- ३११० / 
( २८ )/ का - १४, दिनांक ०१.०६ . २०१३ अन्वये, दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ 
च्या ऑर्डर २७ फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( ३) व 
महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , 
१९८४ च्या नियम १३ अन्वये अॅड . श्री . उल्हास जयकुमार चीप्रे , श्री . 
हरिभाऊ गोविंदराज निकम , श्री . सचिन हरी फाटक , श्री . रमेश आनंदराव 
मोहिते , श्री . दिलीप विष्णुपंत शिंदे, श्री . जगदीश सदाशिवराव थोरात , श्री . 
सतीश आनंदराव पाटील , सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी 
वकील सांगली या पदावर २ वर्षाकरिता नियुक्ती देण्यात आली आहे. 


क्र . एजीपी-३५१५/(११६ )/ का - १४.- शासन अधिसूचना क्र . एजीपी - २००९ / 
( १२६ )/ का -१४, दिनांक २१ .०८ .२००९ द्वारे, दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ 
च्या ऑर्डर २७ फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ (३ ) व 
महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , 
१९८४ च्या नियम १३ अन्वये श्री .प्रमोद शिवाजीराव वलटे , सहाय्यक सरकारी 
वकील व अतिरिक्त सरकारी वकील श्रीरामपुर जि . अहमदनगर या पदावर 
२ वर्षाकरिता नियुक्ती देण्यात आली आहे . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४, शके १९३७ 

१४९३ 
२. त्यानुसार त्यांना दिनांक १६/ ०८ / २०१५ रोजी तात्पुरत्या स्वरुपाची said Development Plan (hereinafter referred to as " the said 
मुदत वाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर दि . ०३/ ०५/ २०१३ रोजी दोन वर्षा Excluded Parts ") vide Urban DevelopmentDepartment,s Notice 
करिता पुनर्नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्ती दिनांक ०३/ ०५ / No . TPS - 3711/1537/CR-7 ( A )/ 2012/ UD - 30 dated 29thMarch, 
२०१५ रोजी समाप्त होत आहे. सबब , सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त 2012 (hereinafter referred to as " the siad Notice) published in 
सरकारी अभियोक्ता , श्रीरामपूर जि . अहमदनगर या पदावर नव्याने नियुक्ती the OfficialGazette, part I, Aurangabad Divisional supplement 
होईपर्यंत प्रशासकीय गैरसोय टाळण्याकरिता अॅड . श्री . प्रमोद शिवाजी dated the 8th May, 2012 on pages Nos 6 to 9, for inviting 
वलटे , यांना सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, 

suggestion /objections from the General public under second 
श्रीरामपूर जि . अहमदपूर या पदावर पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात proviso to sub section ( 1) of Section 31 of the said Act ; 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

And Whereas, in accoradance with sub - section (2 ) of 
३ . वरील आदेश मागे घेण्याच्या / त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द section 31 of the said Act, the Government, vide the said 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

Notice, appointed the then Deputy Directore of Town 

Planning Aurangabad Division , Aurangabad as " the Officer 
४. सदर नियुक्ती ही श्री . बाळासाहेब आबाजी खोपडे यांनी महाराष्ट्र 

" ( hereinafter referred to as " the said Officer ) to hear the 
शासनविरुध्द केलेल्या रिट पिटीशन ५७३१/ २००३ मधील निकालाच्या अधिन 

persons submitting objections of suggestions in respect of 
राहून करण्यात येत आहे . 

the proposed modificaton of substantial nature and to submit 

his report to the Government ; 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

And Whereas , the said Officer submitted his report to the 
संजीव केळुसकर, 

Government vide his Marathi Letter No. पुनर्प्रसिध्द वि . यो . अहमदपुर 
शासनाचे अवर सचिव 

| सुनावणी अहवाल / उसऔ/ 1397, dated 14th August, 2012 ; 


URBAN DEVELOPMENTDEPARTMENT 


And Wheareas , in accordance with sub -section (3 ) of 
section 31 of the said Act, the Government of Maharashtra 
has taken into consideration the report of the said Officer. 


Mantralaya Mumbai - 400 032 . 


Dated : 6th January, 2015 . 


ORDER 


TheMaharashtra Regionaland Town Planning Act, 1966 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred on it by 
the sub -section ( 1) of section 31 of the said Act and of all 
other power enabling it in that behalf, and after consulting the 
Director of Town Planing,Maharashtra State , the Government 
ofMaharashtra hereby sanctions the draft Development Plan , 
of the AhmedpurMunicipal Concil, as regard the said Excluded 
Parts in terms of E .P.Nos. 1 to 6 as Specied in the Schedule of 
Modification annexed hereto , Which shall be a part of the 
final Development Plan of the Ahemedpur Municipal Council , 
as regards the said Excluded Plan . 


No. TPS - 3713/1241/ CR- 460/ 2013/ UD- 30 :- Whereas, in 
accorandance with sub - section (1 ) of section 31 of the 
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 
(Maharashtra Act. 37 of 1966 ) (hereinafter referred to as " the 
said Act) the Government ofMaharashtra has sanctioned a 
part of the draft Development Plan (Revised ) for the area 
within the limits of the Ahmedpur Municipal Council, (Dist. 
Latur) ( hereinafter referred to as " the said Development 
plan " ); vide Urban Development Department s Notification 
No. TPS -3711/1537/ CR- 7/ 2012/ UD -30, dated 29th March, 2012 
( hereinafter referred as " the said Notification), Which 
appeared in the Official Gazette , part IA , Aurangabad 
Divisional supplement dated the 8th May, 2012 on pages 
Nos 1 to 5 . 


The Final Development Plan in respect of the said Excluded 
Parts of the AhmedpurMunicipal Council ( viz . E .P. Nos 1 to 6 ) 
shall come into force after one month from the date publication 
of this Notification in the Official Gazette . 


This Notification shall also be available on the Government 
web -site - www . maharashtra . gov. in 


By order and in the name of Governor ofMaharashtra , 


M. M. PATIL , 
Under Secretary to Government . 


And whereas ,the Government published the proposed 
modification of substantial nature as the excluded parts of the 


१४९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


part 


6 . 


SCHEDULE 
MODIFICATIONSOF SUBSTANTIAL NATURE SANCTIONED BY THE GOVERNMENT IN RESPECT OF DEVELOPMENT 

PLAN OF AHMEDPUR (REVISED ), DIST - LATUR 
Accompaniment ofGovt.Notification No. TPS - 3713 /1241/ C . R .460 /2013UD - 30 Dt.- 6 th January, 2015 
Proposal as per 

Modification - of 

Modification 
Sr. Excluded 

Proposal as per 
Proposal as per 

substantial nature as 

Sanctioned 
No. Development Plan Development Plan 

proposal by the 

by the 
published under submitted to the Govt. for 

Govt. 

Govt. 
section 26 of the M . sanction under section 30 

under section 31 under section 31 ( 1) 
R . T. P . Act, 1966 . of the M .R . T. P .Act, 1966 . 

(1 ) of the 

of the 

M .R . & T . P.Act, 1966 . M .R . & T. P.Act, 1966 . 
1. 2. 3. 

5 . 
1 EP -1 Garden 

Area admeasuring about 0 .43 Area admeasuring about 0 .43 Area admeasuring about 
Site no. 70 s. no .197 Ha.from eastern side of Site Ha. from eastern side 0 .43 Ha. from eastern side 
(pt) 198 (pt ) 281 (pt No. 70 is deleted & land so of Site No 70 is nrnnncadto of " Site No. 70 - Garden " 
released is redesignated as " be deleted & land so 

is deleted & land thus 
Lingayat Burial Ground " as 

released is redesignated as 
4 released is redesignated as : 
new Site no. 70 ( A ). 

S " Site No .70 - ( A ) - Lingayat 

" Lingayat Burial Ground " Burial Ground " The 
The Appropriate Automly as new Site no . 70 ( A ) . The Appropriate Authority for 
for this site will be Appropriate Authority for this site is Ahemedpur 
Ahemedpur Municipal. this site will be Ahemedpur Municipal. Council. The 
Council . The Area of site No. Municipal.Council. The Area remaining Area of " Site 
70 Garden will be about 0 . 27 of remaining site No . 70 No. 70 - Garden " is 
Ha. As shown on plan . 

Garden will be about 0 .27 Ha. confined to the area 
As shown on plan . 

admeasuring aprox . 0 . 27 

Ha. As shown on plan . 
2 EP -2 Vegatable Market Vegatable Market 

Area admeasuring about 0 . 20 Area admeasuring about 
Site No. 62 S .No. 90 

Ha.from eastern portion of 0 . 20 Ha. from eastern portion 
(pt) 

Site No.62 is proposed to be of " Site No. 62 Vegatable 
deleted and land so released Market" as shown on plan , 
is included in residential is deleted and land so 
zone. The area of modified released is included in 
Site no . 62. will be about 0 . 30 residential zone and a new 
Ha. New 12 .0 M . wide East 12 .0M . wide East- West 
west approch Road approach Road (D .P. Road ) 
( D .P .Road ) is proposed to the to the site on nothern 
remaining site on northern northern boundry as shown 
boundry as shown on plan . on plan . 


3 


EP -3 Garden 

Garden & Existing Area under the site no. 38 Site No. 38 " Garden is 
Site no . 38 & Existing MunicipalConcil Office Garden and area under deleted and area released as 
Municipal Council 

existing Municipal Council well as the part area on the 
Office S .No. 37 ( pt.) 

area amalgamated and total nothern portion of exisiting 
area reserved for Shoping Municipal Office is 
Centere andMunicipal Office amalgamated and kept 
wide Site No. 38 as Shown reserved as " Site No. 38 A 
on the plan . The modified Municipal Office " The 
area of site no . 38 will be remaining southern portion 
above 0 .81Ha. 

of exisiting Municipal Concil 
Office is kept reserved as " 
Site No . 38 B - Municipal 
Market " as shown on the 
plan . The Appropriate 
Authority for these sites is 
Ahmedpur Municipal Coucil 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 

१४९५ 
4 EP - 4 Garden Site No . 63 S. Site no .63, " Garden " is Site no . 63, " Garden " is Site no.63, " Garden " is deleted 
No . 88 ( pt .) 

deleted and land so proposed to be deleted and and land so released is 
released is to be shown land so released is shown as designated shown as exisiting 
as exisiting Burial exisiting Burial ground , as Burial ground , as shown on the 
ground , as shown on shown on the plan 

plan 
the plan 
5 EP - 5 18 .00 M wide D . P . The 18 .00 M wide D .P. The alignment of 18 .00 M . The alignment of 18 . 00 M . 

Road S. No . 91 / 1 and Road and Residential wide North - south D. P. road wide North - south D . P. road 
Residential Zone Zone S .No. 91/ 1 , 91 /2 , on the East Boundry of site on the Eastern Boundry of site 
S . No . 91 / 1, 91 / 2, 113 113 ( pt), 149 ( pt . ) No. 66 , " Thick Tree Plantation No.66 , " Thick Tree Plantation 
( pt), 149 ( pt.) 

" is deleted and land so " deleted and land so released 
released is included in is included in Residential 
Residential Zone . And new Zone , And new alignment of 
alignment of 15 . 00 M . wide 15 .00 M . wide North - South 
North - South D . P . Road D .P . Road passing throught S . 
Passing throught S. No. 91/1 , No. 91 /1, 91/2, 113 ( pt.) 149 
91 / 2 , 113 ( pt. ) 149 ( pt.) is ( pt.) is sanctioned as shown 
proposed as shown on the on the plan . 

plan. 
6 EP - 6 Green Zone 

Green Zone 

Area admeasuring about 1.00 Area admeasuring about 1.00 
S. No . 190( pt.), 

Ha. out of S . No . 190 ( pt .), Ha.out of S. No. 190 ( pt.), S. No . 
204( pt.) 

S .No. 204 (pt.) is newly 204 ( pt .) is kept reserved for 
proposed to be reserved for " Site. No. 73 Sewage Treatment 
" Sewerage Treatmeant Plant Plan " as shown on the plan . 
" Vide new S.No. 73 as shown The Appropriate Authority for 
on the plan . The Appropriate this site will be Ahmedpur 
Authority for this site will be Municipal Council. 
Ahmedpur Municipal 
Council . 


By order and in the name ofGoverner of Maharashtra , 


M. M . PATIL , 
Under Secretary to Government . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


आदेश 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
संदर्भ :- १ . महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व नियमन ) 
अधिनियम १९६३ चे कलम १४ ( ३) व कलम १५ ( अ) . 

२. मा .पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र 
क्रमांक कृउबास/ कलम १५ ( अ )/९५, दिनांक २७ एप्रिल , १९९५ . 

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व नियमन ) अधिनियम 
१९६३ चे कलम १५ ( अ ) अंतर्गत आदेश - 

जा . क्र . जिउनि / प्रशासन/ प्रशासक /नियुक्ती/ १२९२/ २०१५ .- कृषी उत्पन्न 
बाजार समिती परतूर ता .परतूर जि .जालना चे संचालक मंडळाची मुदत 
दिनांक १०.०५.२०१५ रोजी संपुष्टात आलेली आहे . शासनाचे कलम १४ 
( ३ ) नुसार या संचालक मंडळाला कोणतीही मुदतवाढ दिलेली नाही . 
उपरोक्त अधिनियमचे कलम १५ ( अ ) मध्ये बाजार समितीच्या संचालक 
मंडळाचा मुळ किंवा वाढीव कालावधी संपल्यानंतर प्रशासक नेमण्याची 
तरतूद आहे व संदर्भ क्रमांक २ नुसार कलम १५ ( अ ) अन्वये प्रशासक 
नेमण्यासाठी मला प्राधिकृत करण्यांत आलेली आहे . 


महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व नियमन ) अधिनिमय 
१९६३ चे कलम १४ (३ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी डॉ . अशोक 
वा . खरात , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जालना आदेश देतो की , 
या आदेशाच्या तारखेपासुन कृषी उत्पन्न बाजार समिती, परतुरचे सर्व 
समिती सदस्य ते सदस्य म्हणुन किंवा अन्यथा असलेली पदे धारण 
करण्याचे बंद होईल व ती पदे रिक्त होतील . 

सदर बाजार समितीवर या आदेशाद्वारे श्री . एस . डी . देवरे , सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ता . परतूर यांची प्रशासक म्हणुन या आदेशाच्या 
तारखेपासुन नेमणुक करण्यांत येत आहे . प्रशासक यांनी बाजार समितीची 
निवडणुक विहित मुदतीमध्ये घेणे संदर्भात आवश्यक ती कारवाई करावी . 

सदर आदेश आज दिनांक २२.०५.२०१५ रोजी माझे सही शिक्यानिशी 
पारीत करीत आहे. 

डॉ . अशोक वा . खरात 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , जालना 
जालना, २२ मे , २०१५ . 


१४९६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जुन २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

५ . एकरक्कमी कर्जपरतफेड योजना प्रकरणी देखील सरचार्ज वसुल 

करावा . आवश्यक वाटल्यास एकरक्कमी परतफेड योजना प्रकरणातील 
जिल्हा उपनिबधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

मागील सरचार्जची वसुली करण्यांत येईल . 
वाचा :- १) शासकीय अधिसुचना कृषि व सहकार विभाग मंत्रालय , 

६ . मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
मुंबई यांचे कडील क्र . सीएसएल / ०८१/ ५३३/इ.ए. स,- २२० / 

पुणे यांचे परिपत्रक क्र . प्रशा/ व. अ ./ जप्त मा ./ कब्जाबंदी ०९ दिनांक 
१५- सी दिनांक २२/ १०/ १९८१ . 

२० / ०३/ २००९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्था विशेष वसुली 
२) अवसायक , ज्ञानोपासक अर्बन को - ऑप बँक लि .परभणी 

अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा 
( अवसायनात ) यांचा कार्यालयीन प्रस्ताव दिनांक १६/०४ / 

जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनीक लिलावात विकली जाणार नाही 
२०१५. 

तो पर्यंत घेवु नये . 


अधिसूचना 


७. विशेष वसुली अधिकारी यांनी जंगम व स्थावर जप्तीची व विक्रीची 

प्रक्रिया व पध्दती (नियम १०७ ) नुसार करण्यात यावी. 


सतिश क्षीरसागर 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , परभणी 


परभणी :- ६ एप्रिल , २०१५ . 


जा .क्र .जिउनि / कलम -१५६/ अधिकार/ ज्ञानोपासक बँक ( अवसायनात)११८१ / 
२०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , सतीश क्षीरसागर , 
जिल्हा उपनिबधंक , सहकारी संस्था , परभणी या अधिसूचने द्वारे ज्ञानोपासक 
अर्बन को - ऑप बँक लि . परभणी ( अवसायनात ) या संस्थेचे कर्मचारी 
श्री . व्ही . जी .पवार , विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील 
उपनियम ( ३), (५),(६), (७), (९),( १०),( ११),( १२),( १३),( १४),( १५), 
( १७ ), (१८ ), ( २० ) तसेच कलम ९८ , १०१ कलमानुसार दिलेल्या वसूली 
दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी या अधिसुचनेच्या तारेखपासुन दि . 
३१/ ०३/ २०१६ पर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत ( यापैकी जो कालावधी अगोदरचा 
असेल त्या कालावधी पर्यंत ) संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसूली 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरतीसाठी अधिकार प्रदान करीत आहे . 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


क्र . विशेष वसुली अधिकाऱ्यांचे हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 

नांव 


जा .क्र . ७८७ सनिअ/ प्रशा/ बीएचआर / केकेआर २०१५.- सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , अंबाजोगाई , जि .बीड या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत 
आहेत की डॉ . म. इकबाल टिचर क्रेडीट को ऑप सोसायटी लि . अंबाजोगाई 
ता . अंबाजोगाई संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय १९६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असुन उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या 
साधन संपत्ती संस्था आहे. 


परभणी 


१ . श्री . व्ही . जी .पवार विशेष वसूली 

अधिकारी 


विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


अटी:- १. प्रतिमाह विहीत नमुन्यातील वसूलीची माहिती या कार्यालयास 

सादर करावी . 


एस आर परदेशी 
सहाय्यक निबधंक सहकारी संस्था 

ता . अंबाजोगाई जि .बीड 


१ . सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता .परभणी यांनी वेळोवेळी 

वसूलीची माहिती व आढावा घ्यावा . 


बीड , ०३ जून , २०१५. 


२. आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिहांची राजमुद्रेचा वापर 

करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE, 


OFFICE ORDER 


३. थकीत सरचार्जची रक्कम १५ दिवसांचे आंत शासकीय कोषागारात 

भरणा करावी व चलनाची प्रत या कार्यालयास तात्काळ सादर 
करावी. 


READ - Application dated 06 /04 /2015 submitted by Smt. 
R .P. Pardeshi, Adhoc district Judge - 3 & Assistat Sessopms 
Judge , Jalna for grant of earned leave and order passed on it . 


४ . प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्याची बदली/ सेवानिवृती / मृत्यु झाल्यास 

प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टांत येतील अथवा बँक 
व्यवस्थापनाने अधिकार काढुन घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार काढुन घेण्यात येतील . 


___ No ./ Adm./ 1281 of 2015 .- The Pricipal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (04 ) days 
w.e.f. 07 - 04 - 2015 to 10 - 04 - 2015 to Smt . R. P. Pardeshi , 
Adhoc District Judge - 3 & Assistant Sessions Judge, Jalna. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 


१४९७ 


On return from the said leave Smt. R .P. Pardeshi, is reposted 
as Adhoc District Judge - 3 & Assistant Sessions Judge, 
Jalna . 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE, 


OFFICE ORDER 


No locum tenens is necessary. 


Certified undet note 2 below M .C .S . (pay ) Rule 39 that, 
Smt. R .P. Pardeshiwould have continued to officiate as Adhoc 
District - 3 & Assistant Session Judge , Jalna had she not 
proceed on leave for the above period . 


READ - Application dated 01 / 06 / 2015 submitted by 
Shri.S . K .Mungilwar , Jt. Civill Judge (S . D .) Jalna for grantof 
earned leave and order passed on it. 

No./Estt ./1900 of 2015.- The Pricipal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (03) days 
w .e.f. 04 - 06 - 2015 to 06 - 06 - 2015 with benefit of availment 
of suffixing holiday falling on 7th June 2015 with permission 
to leave headqurter to Shri.S .K .Mungilwar, Jt. Civil Judge 
( S . D .) Jalna. 


In her absence the charge of her Court is kept with Adhoc 
District Judge -4 & Additional Sessions Judge, Jalna in addition 
to his own duties . 


Note has been taken in the Service Book of the Concerned . 


R . V .Deshmukh 


On return from the said leave Shri.S .K .Mungilwar, is 
reposted as Jt. Civil Judge (S. D .) Jalna. 


Principal District & Sessions Judge Jalna . 
Jalna , 06th April , 2015 . 


No locum tenens is necessary. 


Certified under note 2 below M .C .S . (pay) Rule 39 that, 
Shri.S .K .Mungilwar, would have continued to officiate as Jt. 
Civil Judge (S .D .) Jalna. had he not proceed on leave for the 
above period . 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 
READ - Application dated 01/06 /2015 submitted by Shri. V.S . 
Deshpande , Adhoc district Judge - 3 & Addittional Sessions 
Judge , Jalna for grant of earned leave and order passed on it. 

No./Estt ./1886 of 2015 . - The Pricipal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (03) days 
w .e.f. 04 - 06 - 2015 to 06 - 06 - 2015 with benefit of availment of 
suffixing holiday falling on 7th June 2015 with permission to 
leave headqurter to Shri. V .S . Deshpande , Adhoc district Judge 
-4 & Addittional Sessions Judge , Jalna . 


In his absence the charge of his Court is kept with 3rd Jt. 
Civil Judge ( S . D .) Jalna . in addition to his own duties . 


Note has been taken in the Service Book of the Concerned . 


A . N . Karmarkar 
Principal District & Sessions Judge, Jalna . 


Jalna, 02nd June, 2015. 


On return from the said leave Shri. V . S . Deshpande , is 
reposted as Adhoc district Judge -4 & Addittional Sessions 
Judge, Jalna . 


No locum tenens is necessary . 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE, 


Certified undet note 2 below M .C . S . (pay) Rule 39 that, 
Shri. V .S . Deshpande, would have continued to officiate as 
Adhoc district Judge -4 & Addittional Sessions Judge, Jalna 
had he not proceed on leave for the above period . 


OFFICE ORDER 


READ - Application dated 08 /06 /2015 submitted by Shri. 
S.B .Bagade, Jt. Civil Judge (S .D .) Jalna for grant of earned 
leave and order passed on it . 


In his absence the charge of his Court alongwith the charge 
of Adhoc district Judge - 1 & 2 , Jalna is kept with District 
Judge - 1 & Addittional Sessions Judge , Jalna in addition to 
his own duties . 


Note has been taken in the Service Book of the Concerned . 

A . N . Karmarkar 
Principal District & Sessions Judge, Jalna . 
Jalna , 01st June , 2015 . 


No./Estt./1980 of 2015 .- The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (04 ) days 
w .e.f. 09 - 06 - 2015 to 12 - 06 - 2015 with benefit of availment 
of suffixing holiday falling on 13th & 14th June , 2015 with 
permission to leave headqurter to Shri . S. B .Bagade, Jt. Civil 
Judge (S . D .) Jalna . 


१४९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


१४ 


On return from the said leave Shri. S . B .Bagade, is reposted 
as Jt. Civil Judge (S .D .) Jalna. 


No locum tenens is necessary. 


Certified undet note 2 below M .C . S . (pay) Rule 39 that, 
Shri. S . B . Bagade, would have continued to officiate as Jt. 
Civil Judge ( S .D .) Jalna had he not proceed on leave for the 
above period. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . ए. एन . मरे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांचे 

पत्र जा . क्र . ८७२/ २०१५ . दिनांक ०७.०५. २०१५ व सोबत विहित 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब- २ ( १ ) | ३६२० / २०१५ .- श्री . ए . एन . मरे दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०३.०५.२०१५ ते ०६.०५. २०१५ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण (०४ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


In his absence the charge of his Court is kept with 
Smt.J. R. Pulate, 2nd Jt. Civil Judge (S. D), Jalna in addition to 
her own duties . 


Note hasbeen taken in the Service Book of the Concerned . 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . ए. एन . मरे दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, बिलोली यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 


R . V .Deshmukh 
Principal District & Sessions Judge, Jalna . 


Jalna, 08th June, 2015 . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एन . मरे दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

द . उ .मुल्ला 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 
नांदेड ,- ०८ मे , २०१५ . 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE , 


OFFICE ORDER 


READ - Application dated 08 /06 /2015 submitted by Shri. 
S . N . Sarodiya, Civil Judge (J .D .) & JMFC Badnapur for grant 
of earned leave and order passed on it. 


No./ Estt./ 1981 of 2015 .- The Pricipal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (04 ) days 
w. e.f. 09 - 06 - 2015 to 12 - 06 - 2015 with permission to leave 
headqurter to Shri . S. N. Sarodiya, Civil Judge (J. D.) & JMFC 
Badnapur. 


१५ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . द . वि . कुटे , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , कंधार 

यांचे पत्र जा .क्र . ७१७/ २०१५. दिनांक ०७.०५ .२०१५ व सोबत 
विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . आस्था/ ब- २ ( १ ) / ३६१९ / २०१५.- श्री . द . वि . कुटे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०७.०५.२०१५ रोजीची एक दिवसाची 
वाढीव अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


On return from the said leave Shri. S .N .Sarodiya , is 
reposted as Civil Judge (J.D .) & JMFC Badnapur. 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . द . वि . कुटे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर, कंधार यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 


No locum tenens is necessary . 


Certified undet note 2 below M . C .S . (pay ) Rule 39 that , 
Shri. S.N .Sarodiya, would have continued to officiate as Civil 
Judge (J. D.) & JMFC Badnapur had he not proceed on leave 
for the above period . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ प्रमाणित करण्सात येते की , श्री . द . वि . कुटे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

द . उ . मुल्ला 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 
नांदेड ,- ०८ मे , २०१५ . 


In his absence the charge of his Court is kept with Jt . Civil 
Judge (J.D ), & J.M .F.C Badnapur in addition to her own duties. 


Note has been taken in the Service Book of the Concerned . 


____ R. V. Deshmukh 
Principal District & Sessions Judge , Jalna . 


१६ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . व्ही . बी . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर 

यांचे पत्र क्र . ४९५/ २०१५. दिनांक २०.०५.२०१५ व सोबत 
विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


Jalna, 09th June, 2015 . 


___ ०२ 


१७ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 

१४९९ 
श्री . व्ही . बी . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर 

आदेश 
यांचे पत्र क्र . ४९८ /२०१५. दिनांक २२ .०५. २०१५ व सोबत वैद्यकिय 

क्र . आस्था ./ ब- २ ( १) / ३९१९ / २०१५.- श्री . द . वि . कुटे, सह दिवाणी 
प्रमाणपत्र . 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
आदेश 

१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २८.०५.२०१५ व २९ .०५ .२०१५ या दोन 
क्र .ब- २ ( १) / ३८६४ / २०१५.- श्री . व्ही . बी . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक २७.०५.२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ पासून ते दिनांक ३० .०५.२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय 
मधील नियम ६१ अन्वये दि . २० .०५. २०१५ व २१ .०५.२०१५ या दोन ( ०२ ) सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 
दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . द. वि . कुटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . व्ही . बी . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर, कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
कनिष्ठ स्तर, अर्धापूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ प्रमाणित करण्सात येते की , श्री . व्ही . बी . राठोड , दिवाणी तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . द . वि . कुटे , सह 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
द . उ .मुल्ला 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 

सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचा 
नांदेड ,- २५ मे , २०१५ . 

कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी 
पहावा . वर नमुद कालावधीत सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, कंधार या 

आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर, हुंडी व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश 
वाचा :- श्री . एम . व्ही . चव्हाण, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . २५५६/ २०१५. दिनांक २५ .०५.२०१५ 
व सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

द . उ .मुल्ला 
आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 
क्र .ब- २ (१ ) | ३९१८ / २०१५.- श्री . एम . व्ही . चव्हाण , पाचवे सह 

नांदेड ,- २७ मे , २०१५. 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २६.०५.२०१५ ते २८ .०५.२०१५ 

१९ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , मुख्यालय 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

वाचा :- श्री . एस . बी . शेख , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . व्ही . चव्हाण , पाचवे सह दिवाणी 

स्तर, नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . २४९२/ २०१५. दिनांक ०८ .०५. २०१५ 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 

व सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
राहतील. 

आदेश 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ प्रमाणित करण्सात येते की , श्री . एम . व्ही . चव्हाण , पाचवे सह 

क्र . ब- २ ( १ ) / ३६६२/ २०१५.- श्री . एस . बी . शेख , चौथे सह दिवाणी 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०५.०५ .२०१५ ते ०७ .०५. २०१५ पर्यंत 
०२ 

( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा , मुख्यालय 
पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाच्या 

सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 

रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . एस . बी . शेख , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, 

कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 
द . उ .मुल्ला 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
नांदेड ,- २७ मे , २०१५ . 

तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्सात येते की , श्री . एस . बी . शेख , चौथे 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
१८ 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

दुर्वाचनीय , 
वाचा :- श्री . द . वि . कुटे , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 
कंधार यांचे पत्र जा .क्र . ७८८ / २०१५ . दिनांक २५ .०५ .२०१५ 

नांदेड ,- ११ मे , २०१५ . 
व सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


१५०० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
२० 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ – ब 

खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . जी . 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पाटील , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत 
वाचा :- श्री . आनंद कृ . पाटील ,जिल्हा न्यायाधीश - १ , बिलोली यांचे 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 
पत्र जा . क्र . ५४१ / २०१५ , दिनांक १८ / ०५/ २०१५ व 

दुर्वाचनिय 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 
सोबत अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

नांदेड , २२ मे , २०१५ . 
आदेश 


जा .क्र .ब .- १( १ )/३७९४/ २०१५. : - श्री . आनंद कृ . पाटील , जिल्हा 
न्यायाधीश – १, बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २५ / ०५ / २०१५ ते ३० / ०५ / २०१५ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरून) एकुण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २३ व २४ /०५/ २०१५ व रजेच्या पुढे दिनांक ३१/०५/ २०१५ 
रोजीच्या सुट्या जोडून , दिनांक २२/ ०५/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ०१/ ०६/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आनंद कृ . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश 
– १ , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


२२ 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . अ. सु .टेकाळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, किनवट 
यांचे पत्र क्र . ७४५/ २०१५ . दिनांक ३० / ०५/ २०१५ सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
जा .क्र . आस्था./ब.- २( १)/ ३९९८/ २०१५. :- श्री . अ. सु.टेकाळे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०१/०६/ २०१५ ते 
०६ / ०६ / २०१५ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) या एकुण ( ०६ ) दिवसांची 
अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ०७/०६/ २०१५ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा , 
दिनांक ३१/ ०५/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
०८ /०६/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . अ . सु . टेकाळे, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ – ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ. सु . टेकाळे, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ – ब 
खालील तळटिप – २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आनंद कृ . 
पाटील , जिल्हा न्यायाधीश – १ ,बिलोली हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश – १, बिलोली यांच्या न्यायालयाचे दिनांक २५ / ०५ / 
२०१५ ते ३०/ ०५/ २०१५ या कालावधीतील जरूरी व तात्कालीक काम 
जिल्हा न्यायाधीश – १, नांदेड यांनी पहावे तसेच दिनांक २३ /०५/ २०१५, 
२४/ ०५/ २०१५ व दि . ३१/०५ / २०१५ रोजीचे जरूरी व तात्कालीक काम 
जिल्हा न्यायाधीश - २, नांदेड यांनी पहावे . 


दुर्वाचनिय 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 


०२ 


नांदेड , २० मे , २०१५ . 


२१ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . पी . जी . पाटील , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड यांचे 
पत्र क्र . ३८१५/ २०१५, दिनांक २२/०५/ २०१५ व सोबत विहित नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज, वैद्यकीय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट यांच्या न्यायालयाचा 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , किनवट 
यांनी पाहावा . वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
किनवट या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व 
स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करून रक्कम आहरित 
करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना याद्वारे 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

दुर्वाचनिय 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड. 
नांदेड , ०१ जून , २०१५ . 


जा .क्र .ब . - १( १)/ ३८३/ २०१५. :- श्री . पी . जी . पाटील , तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश – १, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ६० अन्वयेदिनांक २५/ ०४/ २०१५ ते २१ / ०५/ २०१५ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरून ) या एकुण ( २७ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर 
करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यामळे श्री . पी . जी . पाटील , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
- १ , नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 


२३ 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . विनोद व. पाटील . सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मुखेड यांचे पत्र क्र . १०२९ / २०१५ , दिनांक २८ / ०५/ २०१५ सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


औरंगाबाद विभाग 


१५०१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 
आदेश 


०२ 


जा .क्र . आस्था ./ ब . - २( १ )/ ३९९७/ २०१५ . :- श्री . विनोद व. पाटील . 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०४/ ०६ / २०१५ व 
०५/ ०६ / २०१५ या दोन दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ०३/ ०६/ २०१५ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०६/ ०६/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , माहुर यांच्या न्यायालयाचा 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,किनवट 
यांनी पाहावा. वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
माहूर या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व 
स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करून रक्कम आहरित 
करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना याद्वारे 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . विनोद व . पाटील. सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील. 


दुर्वाचनिय 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 


नांदेड , ०१ जून , २०१५ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ – ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . विनोद व . 
पाटील . सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले 
असते . 


२५ 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांच्या न्यायालयाचा 
कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . 
यांनी पाहावा . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- कु . एम . व्ही . भराडे, आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, नांदेड यांचे पत्र क्र . २४७२/ २०१५ , दिनांक ०६/ ०५/ २०१५ सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


दुर्वाचनिय 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 


आदेश 


नांदेड , ०१ जुन, २०१५ . 


२४ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री . प्र. कि . खराटे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार 
यांचे पत्र क्र . ४४३/ २०१५ दिनांक २७/ ०५/ २०१५ सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


जा .क्र . आस्था./ब .- २( १ )/ ३९९५/ २०१५. :- कु . एम .व्ही . भराडे, आठवे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०२/ ०६/ २०१५ ते 
१६/०६/ २०१५ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) या एकुण ( १५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा, दिनांक ०१/ ०६/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक १७/ ६/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर कु . एम . व्ही . भराडे, आठवे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ – ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , कु . एम . व्ही . 
भराडे, आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड हया जर वर 
नमुद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहील्या असत्या . 


आदेश 


जा .क्र . आस्था ./ ब . - २( १)/ ३९९६/ २०१५. :- श्री . प्र .कि . खराटे , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , माहुर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०२ / ०६/ २०१५ ते ०६/ ०६ / 
२०१५ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) या एकुण ( ०५) दिवसांची अजित 
रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०७/ ०६/ २०१५ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा , 
दिनांक ०१/ ०६ / २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


०२ 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . प्र .कि . खराटे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , माहुर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


कु. एम .व्ही . भराडे, आठवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ०२/ ०६/ २०१५ ते ०७/०६/ २०१५ या 
कालावधीतील कार्यभार सौ . एन . एस . सराफ , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहावा व दिनांक ०८ / ०६/ २०१५ ते 
१६/ ०६/ २०१५ या कालावधीतील कार्यभार श्री . पी . पी .गिरी, नववे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कीनष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहावे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ – ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र. कि . खराटे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, माहर हे जर वर नमद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते . 


दुर्वाचनिय 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड . 


नांदेड , ०१ जून , २०१५ . 


२८ 


२७ 


१५०२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

२६ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा :- १ ) श्री . आर .एन .बारड , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि(प्रशा)/ १४२८ / २०१५ . 

निलंगा यांचा दिनांक ४/६/२०१५ ते ९/ ६/ २०१५ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाची 
दिनांक २०/ ४/ २०१५ . 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
२ ) श्रीमती एस . एम .शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश - १ , लातूर यांची 

२ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
मंजूर अर्जित रजा रद्द करण्याबाबतचेपत्र दिनांक २१ / ०५/ २०१५ . रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
आदेश 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर हे खालील प्रमाणे देत आहे . 

जा .क्र . काव्यवि( प्रशा)/ १७५६/ २०१५ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 

हे श्री . आर. एन.बारड , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , निलंगा 
१ ) जा . क्र . काव्यवि( प्रशा)/ १७३३/ २०१५ :- श्रीमती एस . एम .शिंदे, जिल्हा 

यांची दिनांक ४/ ६/ २०१५ ते ९/ ६/ २०१५ पर्यंतच्या ( ०६) दिवसाची अर्जित 
न्यायाधीश - १, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची जिल्हा 

रजा मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक ३/ ५/ २०१५ रोजीचे 
न्यायालयाच्या आदेश क्रमांक काव्यवि (प्रशा)/ १४२८ / २०१५ दिनांक 

कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १०/ ६/ २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
२०/०४/ २०१५ नुसार दिनांक १३/४/ २०१५ ते २४ / ०४ / २०१५ पर्यंतची 

वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
मंजुर करण्यांत आलेली ( १२) दिवसाची अर्जित रजा रद्द करण्यात येत 

आहे. 
आहे . 

श्री . आर. एन.बारड , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
२ ) सदरील आदेशाची नोंद संबंधीत न्यायीक अधिकाऱ्याचे सेवापुस्तकात पदावर नेमण्यात येईल . 
घेण्यात यावी. 

श्री . आर. एन .बारड , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
व्ही . डी .डोंगरे , सह दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर, निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर . 

तशीच पुढे चालू राहील . 

श्री आर .एन .बारड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
लातूर , २२ मे , २०१५ . 

व त्यांचेकडे सोपविण्यात आलेला दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा 
यांचेन्यायालयाचा दिनांक ३/ ५/ २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन 

ते दिनांक ८ /६/ २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतचा न्यायीक 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

कामकाजाचा कार्यभार श्री . एस. सी . पठारे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
पहा :- १ ) श्रीमती एस . एम .शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- १ , लातूर यांचा वरिष्ठ स्तर , लातुर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ४/ ६ / 
दिनांक १३/ ४/ २०१५ ते २० / ०५ / २०१५ पर्यंतची ( ३८ ) दिवसाची वैद्यकीय २०१५ ते ७/ ६/ २०१५ रोजीचे कालावधीतील दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
कारणांवरून परावर्तीत रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

स्तर, निलंगा यांचेन्यायालयाचा दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाचा कार्यभार 
२ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग),जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 

श्री . एम . एस .बोराळे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , निलंगा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ८ / ६/ २०१५ रोजीचे 
३ ) अर्जदाराने दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व तंदरूस्तीचे 

कार्यालयीन वेळेपुर्वी पासून ते दिनांक १० / ०६/ २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 

वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांचे 
प्रमाणपत्र . 
आदेश 

कडे सोपविण्यात येत आहे . 
जा .क्र . काव्यवि ( प्रशा )/ १७३४/ २०१५ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 

बी . एस . महाजन , 
हे श्रीमती एस. एम .शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश – १ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर . 
लातूर यांच्या दिनांक १३/ ४/ २०१५ ते २० / ५/ २०१५ पर्यंतच्या ( ३८ ) 

लातूर , २७ मे , २०१५ . 
दिवसाच्या वैद्यकीय कारणांवरून उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर 
मंजूरी देत आहे . 

२९ 
__ श्रीमती एस .एम .शिंदे , हया रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पुर्विच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

पहा :- १ ) श्री . एन . आर . मनगिरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
___ श्रीमती एस. एम .शिंदे, हया रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

अहमदपुर यांचा दिनांक ३० / ५/ २०१५ ते १/ ६/ २०१५ पर्यंतची (०३ ) 

दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
जिल्हा न्यायाधीश – १ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 

२ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू होती . 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
श्रीमती एस. एम .शिंदे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 

जा .क्र . काव्यवि( प्रशा)/ १७५७ / २०१५ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
कार्यभाराबाबतचा वेगळा आदेश पारित करण्यात आलेला होता. 

हे श्री. एन. आर . मनगिरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर,व न्यायदंडाधिकारी 
व्ही . डी .डोंगरे , 

प्रथम वर्ग अहमदपुर यांची दिनांक ३० /५/ २०१५ ते १/ ६/ २०१५ पर्यंतची 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर . 

( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक 
लातूर , २२ मे , २०१५ . 

२९ / ५/ २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २/ ६/ २०१५ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


३१ 


येईल . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 

१५०३ 
श्री . एन . आर . मनगिरे , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
श्री . एन. आर . मनगिरे , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग 

पहा :- १ ) कु . के . एम . पत्रे , ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
अहमदपुर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात 

लातूर यांचा दिनांक २७/ ५/ २०१५ ते २८ /५/ २०१५ या ( ०२ ) दिवसाची 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
श्री . एन . आर. मनगिरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 

२) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा 
व त्यांचेकडे सोपविण्यात आलेला २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग अहमदपूर तसेच ३रे सह दिवाणी 

आदेश 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , अहमदपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . व्ही . पोतदार , सह दिवाणी न्यायाधीश, जा . क्र . काव्यवि(प्रशा)/ १७७५/ २०१५ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
वरिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अहमदपूर यांचेकडे सोपविण्यात हे कु . के . एम . पत्रे, ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
येत आहे . 

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग लातूर यांची दिनांक २७/ ५/ २०१५ ते 
बी . एस . महाजन , 

२८ / ५/ २०१५ या ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . 
प्र .प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर . कु. के .एम . पत्रे,हया रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
लातूर , २७ मे , २०१५ . 

पदावर नेमण्यात येईल . 


३० 


प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १) श्रीमती एफ . टी . शेख , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लातूर यांचा दिनांक २६/ ५/ २०१५ ते २९ / ५/ २०१५ पर्यंतची ( ०४ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

२) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कु . के . एम .पत्रे, हया रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ७वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

कु . के . एम . पत्रे,यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती ए. ए. गोडसे, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , लातूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

एस . सी . पठारे , 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर . 
लातूर , २९ मे , २०१५. 


आदेश 


जा . क्र . काव्यवि(प्रशा)/ १७५२/ २०१५ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हे श्रीमती एफ . टी . शेख , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग लातूर यांची दिनांक २६ /५ / २०१५ ते 
२९ / ५/ २०१५ पर्यंतची (०४ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 


३२ 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १) श्री . एस . सी . पठारे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांचा दिनांक २/६/ २०१५ ते ५/ ६/ २०१५ पर्यंतची (०४) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


२) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


___ श्रीमती एफ . टी . शेख, हया रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती एफ . टी . शेख , हया रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात 
येईल . 

श्रीमती एफ . टी . शेख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती ए. ए. गोडसे , ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायादंडाधिकारी प्रथम वर्ग , लातूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 


आदेश 


जा . क्र . काव्यवि(प्रशा)/ १७८८ / २०१५ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हे श्री . एस. सी . पठारे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर 
यांची दिनांक २/ ६/ २०१५ ते ५/ ६ / २०१५ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १/ ६/ २०१५ रोजीचेकार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ६/६/ २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


बी . एस . महाजन , 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर . 


लातूर , २७ मे , २०१५ . 


श्री . एस. सी .पठारे , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


१५०४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
श्री . एस . सी .पठारे , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३रे श्रीमती व्ही. पी. पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक २९ / ९/ २०१४ च्या संदर्भिय 
तशीच पुढे चालू राहील . 

आदेशप्रमाणे राहिल . 


पी . के . शर्मा, 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर . 


लातूर , २ जून , २०१५ . 


श्री . एस . सी . पठारे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार व त्यांचेकडे सोपविण्यांत आलेला सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरीष्ठ स्तर, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर , लातूर व अतिरिक्त 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, लातूर यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . एस . एम . यल्लटी , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , लातूर यांचेकडे व 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . जे 
गायकवाड, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग, 
लातूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


३४ 


प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पी . के . शर्मा , 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४८३/ २०१४ , दिनांक 
२९ / ९/ २०१४ . 


लातूर , १ जून , २०१५. 


२) श्रीमती ए. ए. गोडसे , ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
लातूर यांचा दिनांक ८ / ६/ २०१५ ते ९/ ६/ २०१५ पर्यंतची ( ०२) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३३ 


प्र. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) ,जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४८३/ २०१४ , दिनांक 
२९ / ९ / २०१४ . 


२) श्रीमती व्ही . पी .पाटील , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर लातूर यांचा दिनांक २/ ६/२०१५ ते ४/ ६/ २०१५ या ( ०३) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


जा . क्र . काव्यवि (प्रशा)/ ८९४२/ २०१५ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
हे श्रीमती ए. ए.गोडसे , ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग लातूर यांची दिनांक ८ / ६/ २०१५ ते 
९ / ६/ २०१५ या ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक 
७ / ६/ २०१५ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर 
करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ६ / ६/ २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० / ६/ २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


श्रीमती ए. ए. गोडसे , हया रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


जा .क्र . काव्यवि( प्रशा)/ १७९४ / २०१५ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
हे श्रीमती व्ही .पी . पाटील , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग लातूर यांची दिनांक २/६/ २०१५ ते 
४/ ६/ २०१५ या ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . तसेच 
त्यांना दिनांक १/६/ २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
५/ ६/ २०१५ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्रीमती ए.ए. गोडसे , हया रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
६वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती ए. ए. गोडसे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक २९ / ९/ २०१४ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे राहिल . 


श्रीमती व्ही . पी .पाटील , हया रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


पी . के . शर्मा, 
प्र. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर . 


श्रीमती व्ही . पी. पाटील ,हया रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू राहील . 


लातूर , ४ जून , २०१५ . 


१५०५ 


३५ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४, शके १९३७ 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४८३/ २०१४ , दिनांक 

जा .क्र . काव्यवि( प्रशा)/ १८२८ / २०१५ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
२९ / ९ / २०१४ . 

हे श्री एस . एस .बुद्रुक , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
२) श्री . एस . जे . गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग उदगीर यांची दिनांक ५/ ६/ २०१५ ते ६/ ६ / 
लातूर यांचा दिनांक ४/ ६/ २०१५ ते ६/ ६/ २०१५ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची २०१५ या ( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या पुढेदिनांक ७/ ६/ २०१५ 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभसह मंजूर करीत आहेत . तसेच 

त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 

आहे. 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

श्री एस. एस.बुद्रूक , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
आदेश 

पदावर नेमण्यात येईल . 


जा .क्र .काव्यवि ( प्रशा)/ १८२१/ २०१५ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री . एस . जे. गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग लातूर यांची दिनांक ४/ ६/ २०१५ ते । 
६ / ६/ २०१५ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . 


श्री एस. एस. बुद्रूक , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग उदगीर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू राहील . 


श्री . एस . जे. गायकवाड , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री एस.एस.बुद्रूक , यांचे अनुपस्थितीचेकालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक २९ / ९/ २०१४ च्या संदर्भिय 
आदेशप्रमाणे राहिल . 


श्री . एस. जे . गायकवाड , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग लातूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू राहील . 


पी .के . शर्मा, 
प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर . 


लातूर , ६ जून , २०१५ . 


३७ 


श्री . एस. जे.गायकवाड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक २९ /९ / २०१४ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे राहील. तसेच श्री गायकवाड यांचेकडे सोपविण्यांत आलेला 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए.ए. गोडसे , 
६वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
लातूर यांचेकडे राहील . 


प्र. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४८३/ २०१४ , दिनांक 
२९ / ९ / २०१४ . 


पी . के . शर्मा , 
प्र .प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर . 


२) श्री एस.एम. यल्लटी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर लातूर 
यांचा दिनांक ५/ ६/ २०१५ ते ८ / ६/ २०१५ या (०४) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग),जिल्हा न्यायालय, लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


लातूर , ४ जून , २०१५ . 


३६ 


आदेश 


प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४८३/ २०१४, दिनांक 
२९ / ९/ २०१४ . 

२) श्री एस . एस. बुद्रूक , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
उदगीर यांचा दिनांक ५/ ६/ २०१५ ते ६/ ६/ २०१५ या ( ०२) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


जा .क्र .काव्यवि( प्रशा)/ १८२९/ २०१५ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री एस . एम . यल्लटी , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर लातूर 
यांची दिनांक ५ /६/ २०१५ ते ८ / ६/ २०१५ पर्यंतची ( ०४) दिवसाची अर्जित 
रजा, मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


१५०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


श्री एस. एम . यल्लटी , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


३९ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


___ श्री एस . एम . यल्लटी, हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू राहील. 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) (३ ) प्रमाणे बंदी आदेश . 


उस्मानाबाद जिल्ह्यात खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित आहेत . 


श्री एस .एम.यल्लटी, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक २९ /९ / २०१४ च्या संदर्भिय 
आदेशप्रमाणे राहिल . 


१ . उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्त अनुदान मिळावे 

या मागणीसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे . 


पी . के . शर्मा, 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर . 


२ . मुस्लीम व मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे . 


लातूर , ६ जून , २०१५. 


३ . राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण करणे सुरू असुन त्यामुळे शेतकऱ्याच्या 
जमीनी संपादीत होत असल्यामुळे योग्य मावेजा मिळावा या मागणीसाठी 
उपोषण, धरणे इ. सारखे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे . 


गण्य 


४ . विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी 

अचानकपणे आंदोलनात्क कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि(प्रशा)/ १७८८ / २०१५. 
दिनांक १/ ६/ २०१५. 


२) श्री . एस . सी . पठारे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, लातूर यांचेमंजूर अर्जित रजा रद्द करण्याबाबतचे पत्र क्र . १५५५ / 
२०१५ दिनांक ५/ ६ / २०१५ . 


क्रमांक २०१५ / एमएजी - १/सीआर- ४.- वरील प्रमाणे उत्सव व इतर 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम जिल्हयात शांततेत व सुरळीत पार पाडण्याकरीता , 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहणेसाठी म्हणून पोलीस अधिक्षक , 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनीय पत्र जा . क्र .जिविशा/ शस्त्रबंदी व जमावबंदी 
आदेश/ २२६६/ २०१५ उस्मानाबाद दिनांक १० मे , २०१५ अन्वये उस्मानाबाद 
जिल्हयात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे बंदी 
आदेश लागू करण्याबाबत विनंती केली आहे. पत्रातील आशय विचारात 
घेता मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) लागू करण्या 
इतपत माझे समाधान झाले आहे . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर हे खालील प्रमाणे देत 
आहेत . 


त्या अर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ ( १९५१ चा अधिनियम २२) चे 
कलम ३७ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून 
मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, उस्मानाबाद याद्वारे असे आदेश देत आहे की , 
शासकीय कर्तव्य पार पाडण्या- या व्यक्ती खेरीज अन्य कोणत्याही व्यक्तींना 
सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास : 


१ ) जा .क्र . काव्यवि(प्रशा)/ १८३०/ २०१५ :- श्री . एस . सी . पठारे , ३रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
लातूर यांची जिल्हा न्यायालयाच्या आदेश क्रमांक काव्यवि (प्रशा)/ १७८८ / 
२०१५ दिनांक १/ ६/ २०१५ नुसार मंजूर करण्यांत आलेल्या दिनांक २/ ६/ 
२०१५ ते ५/ ६/ २०१५ पर्यंतच्या ( ४) दिवसांच्या अर्जित रजेपैकी , दिनांक 
५ /६/ २०१५ या ( ०१) दिवसाची अर्जित रजा रद्द करण्यात येत आहे. 


(१ ) शस्त्र , लाठ्या , काठ्या , बंदुका, तलवारी , चाकु , रिव्हॉलवर 

इत्यादी जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


२) सदरील आदेशाची नोंद संबंधीत न्यायीक अधिकाऱ्याचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


( २) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभुत ठरतील किंवा सहज 

बाळगता येतील अशा वस्तु जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


( ३ ) कोणतेही क्षार, द्रव पदार्थ, स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


पी . के .शर्मा, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर . 


( ४ ) 


द 


दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाहीत . 


लातूर , ६ जून , २०१५. 


( ५) आवेशी भाषणे , अंगविक्षेप, विटंबणात्मक नकला करता येणार 

नाहीत , 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 

१५०७ 
(६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता । विद्युत भारनियमन सुरु असल्याने जिल्ह्यातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त 

माजेल अशी चित्रे , नकाशे , घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी होत आहे . तसेचजिल्ह्यात पाणी टंचाई मोठया प्रमाणात असल्याने विविध 
कोणतीही वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 

राजकीय पक्ष व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चे 

निदर्शने , रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची 
( ७) व्यक्तींचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे/ प्रतिमाचेप्रदर्शन करता येणार शक्यता नाकारता येत नाही . 
नाही . 

दिनांक १९ . ६ .२०१५ पासून मुस्लीम धर्मियांचा रमजान महिना सुरू 
( ८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याच्या उद्देशाने असुन सदर महिन्यात दररोज उपवास करून सांयकाळी उपवास सोडून 

वाद्य वाजवणार नाहीत किंवा गाणी म्हणता येणार नाहीत . जाहीरपणे नमाज पढतात , वरील पार्श्वभुमी लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
प्रक्षोभक किंवा असभ्य वर्तणूक करणार नाहीत . 

राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्हयाचेहद्दीत दिनांक १६ मे , २०१५ चे ०६.०० 
वाजलेपासून ते दिनांक २६ मे , २०१५ चे २४ .०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस 
धरून ) अंमलात राहतील . 


जिल्ह्यात मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) लागू 
करणे आवश्यक आहे . 


त्या अर्थी मी , आर . टी .इतवारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन 
याद्वारे पाच ( ५ )किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा , मिरवणुका , 
मोर्चा काढण्यास मनाई करीत आहे . 


आणखी असेही आदेश देत आहे, की , सार्वजनीक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी 
खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे . त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ ( १९५१ चा कायदा २२) चे कलम ३७ ( ३) प्रमाणे मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजनीक ठिकाणी 
एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यास किंवा सभा 
घेण्यास मिरवणुका काढण्यास मनाई करीत आहे . शासकिय कामावरील 
कोणतेही पोलीस अधिकारी, कर्मचारी किंवा शासनाचे अधिकारी, कर्मचारी, 
अंत्य यात्रा, धार्मीक कार्यक्रम यास हे आदेश लागु राहणार नाहीत. उक्त 
कालावधीत मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , उप 
अधिक्षक पोलीस अधिक्षक उपअधिक्षक मंडळ पोलीस निरिक्षक , पोलीस 
उप निरीक्षक , यांना राहतील . 


हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व 
उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना , अबंड, परतूर , भोकरदन यांनी 
विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका, सभा मोर्चा यांना लागू होणार नाही . 


हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १९ .०६ . २०१५ चे ०६ .०० 
वाजेपासून ते दिनांक ३ .०७. २०१५ चे २४ .०० वाजेपर्यत अंमलात राहील . 


हा आदेश दिनांक १७.०६. २०१५ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्हयाचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दिनांक १६ मे , 
२०१५ रोजीचे ०६.०० पासून ते दिनांक २६ मे , २०१५ चे २४.०० वाजेपावेतो 
( दोन्ही दिवस धरून ) अंमलात राहतील . 


आर. टी . इतवारे 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना 


जालना - १७ जून , २०१५ 


हे आदेश आज दिनांक २५ मे , २०१५ रोजी माझ्या सही व या कार्यालयाचे 
शिक्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 


दुर्वाचनीय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद . 


४१ 


उस्मानाबाद , १५ मे , २०१५ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१ ) 


४० 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र .जिविशा/ जा / का .व. सु / 
३७ ( १ ) ३/ २०१५- २०८८ , दि . १७.०६ . २०१५ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (३ ) 


आदेश 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र .जिविशा/ जा / का .व. सु / 
३७ ( १ ) ३/ २०१५ - २०८८ , दि . १७. ०६ . २०१५ 


आदेश 


क .२०१५ / आरबी - डेस्क - १ / पोल - १ / कावि - ४७३ .- ज्या अर्थी माझ्या 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात 
विद्युत भारनियमन सुरु असल्याने जिल्ह्यातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त 
होत आहे. तसेच जिल्ह्यात पाणी टंचाई मोठया प्रमाणात असल्याने विविध 
राजकीय व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चेनिदर्शने , 


क . २०१५ / आरबी - डेस्क - १ / पोल -१ / कावि - ४७३ .- ज्या अर्थी माझ्या 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात 


१५०८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता ___ त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये मला 
नाकारता येत नाही . 

प्राप्त अधिकारानुसार मी , राहूल रंजन महीवाल , जिल्हादंडाधिकारी, परभणी 

याद्वारे आदेशीत करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्या 
दिनांक १९ . ६. २०१५ पासून मुस्लीम धर्मियांचा रमजान महिना सुरू 

व्यतीरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्यांच्या जवळ , 
असुन सदर महिन्यात दररोज उपवास करून सांयकाळी उपवास सोडून 
नमाज पढतात, वरील पार्श्वभुमी लक्षात घेता कायदा व सुव्यववस्थेचा 

१. शस्त्र , काठी, तलवारी, बंदुका बाळगणार नाहीत . 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही , त्या अर्थी मी 
आर. टी .इतवारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई पोलीस अधिनियम २. लाठ्या काठ्या किंवा शारिरीक ईजा होण्यास ज्या कारणीभुत 
१९५१ चे कलम ३७ ( १) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे खालील ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तु जवळ बाळगणार 
निर्देश देत आहे , शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त नाहीत . 
इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजनीक ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 

३. कोणतेही क्षारक पदार्थ, स्फोटक द्रव्ये बाळगणार नाही . 
१ . शस्त्रे , लाठया , सोटे , बंदुके तलवारी , भाले व चाकु व इतर 
शरीरास इजा अथवा अपाय करणाऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

४ . दगड, क्षेपणीक उपकरण किंवा निमकॉस्टीक किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे 

द्रव्य गोळा करून ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 
२. तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

५ . आवेशी भाषणे / अंगविक्षेप / विटंबनात्मक नक्कला करणार नाही. सभ्यता 
३ . दगड किंवा उपकरणेकिंवा ( Means of Cousting ) प्रवर्तक शस्त्रे व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्हयाची सुरक्षितता धोक्यात 
गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 

येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, निशाणी, घोषणा अशी कोणतीही 
४.व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 

वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत , व्यक्तीच्या किंवा 
असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही, वाद्य वाजविणार नाही, गाणे म्हणणार नाही. 

शंवाच्या किंवा त्याच्या प्रतीकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 
५ . व्यक्तीचेकिंवा शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही. ६ . व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखावण्याच्या उद्देशाने 
६ . आवेषी भाषणे , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 

वाद्य वाजविणार नाहीत किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . 
सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 

तसेच ज्याअर्थी सार्वजनीक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मुंबई 
धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे, निशाणी, घोषणा पत्रे 

पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १ ) (३ ) परभणी जिल्हयात पाच 
किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 

किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनीक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र 
हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १९ .०६ .२०१५ चे ०६ .०० जमण्यास मनाई करीत आहे . आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , 
वाजेपासून ते दिनांक ०३ .०७. २०१५ चे २४ . ०० वाजेपर्यत अंमलात राहील . प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारीकिंवा इतर कोणतेही 
हा आदेश दिनांक १७.०६.२०१५ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी 

शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मीक कार्यक्रम , 
देण्यात आला आहे . 

यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणकीस 

व कार्यक्रमास लागु राहणार नाहीत . विशेषरित्या मिरवणुकीबाबत / कार्यक्रमाबाबत 
आर . टी . इतवारे 

परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , परभणी किंवा त्यांनी प्राधिकृत 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना 

केलेले इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील . 
जालना :- १७ जून, २०१५. 

सदरील आदेश मी परभणी जिल्हयाचे हद्दीपावेतो लागु करीत आहे.सदरचा 
आदेश दिनांक १६ /६/ २०१५ चे ०७.०० वाजेपासुन ते दिनांक ३०/ ६/ २०१५ चे 

२४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहतील . हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागु 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

असल्यामुळे या आदेशची प्रसिध्दी दंवडीव्दारे / ध्वनीक्षेपणाव्दारे तसेच इतर 
वाचा - पोलीस अधिक्षक , परभणी यांचे कडील पत्र क्र .८६९ /जिविशा/ 

सर्व प्रसिध्दी माध्यमाव्दारे पोलीसांनी करावी, तसेच सदर आदेश सर्व 
२०१५, दि . १४ सप्टेंबर , २०१५ . 

उपजिल्हाधिकारी / तहसीलदार/ पोलीस स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटीस 

बोर्डावर लावून प्रसिध्दी देण्यात यावी . 
आदेश 
जा . क्र . २०१५/ अ- १/पोल/सिआर-:- ज्याअर्थी, परभणी जिल्हयात दिनांक 

हे आदेश दिनांक जून , २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
१६ / ६/ २०१५ ते ३० / ०६/ २०१५ पावेतो परभणी जिल्हयात दिनांक निर्गमीत करीत आहे . 
१९ / ०६/ २०१५ पासून मुस्लिम धर्मियांचा पवित्र रमजान महिन्यास प्रारंभ होत 
आहे . तसेच विरोधी राजकीय पक्ष , शेतकरी संघटना व इतर संघटनातर्फे , 

राहूल रंजन महीवाल 
शेतककऱ्याच्या विविध प्रश्नांबाबत , तसेच आचानक होणारे मोर्चे, निदर्शने , 

जिल्हादंडाधिकारी , परभणी. 
रस्ता रोको कार्यक्रम यासारखे आंदोलने यावरून परभणी जिल्हयात शांतता परभणी , १५ जून , २०१५ . 
राहण्याच्या दृष्टीने तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी 
उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . 


जालना : 


४२ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 


१५०९ 


अनुसूची 


जिल्हा बीड , तालुका परळी वै. परळी शहर वळण रस्ता मौ.जिरेवाडी , 
इंदपवाडी , टोकवाडी , ब्रम्हवाडी ता . परळी वै. जि .बीड 


आवश्यक क्षेत्र हे . आर . 


स . न ./ ग . नं . 
जिरेवाडी 


१.०५ 


०. १० 


에 


하 


० 


하 


०.०६ 
० .०७ 
० .०६ 


하 


하 


하 


० .०६ 


० 


. 


० 


९५ 


० 


१०६ 


० 


१०७ 


० 


० 


१०९ 
१११ 


० 


० 


० .०४ 


४३ 

प्रारंभिक अधिसूचना नमुना- ११ 
क्रमांक : एलएनक्यु/ एसआर/ १/ २०११ 
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय ,परळी वै. 
जि .बीड 
दिनांक : १५ /०६/ २०१५ 
जिल्हा बीड 
क्रमांक एल.एन. क्यु ./एस ./ आर/१/ २०११ ज्याअर्थी उपविभागीय 
अधिकारी परळी वैजनाथ यांना असे वाटते की , या सोबतच्या 
अनुसूचीतील स्तंभ १ , २ , ३ , ४ आणि ५ मध्ये जिचा/ ज्याचा तपशील 
नमुद करण्यात आला आहे . अशी जमीन / अशा जमीनी ( यातु पेढ 
जिचा/ ज्याचा निर्देश उक्त जमीन/ जमीनी असा करण्यात आला 
आहे . उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ६ मध्ये अनुक्रमे उक्त जमीनी समोर / 
जमीनी समोर विनिर्दिष्ट करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे | 
आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे . 

त्याअर्थी आता, भूमि संपादन अधिनियम २०१३ ( २०१३ 
चा ३०) यात यापुढे ज्याचा निर्देश संपादन अधिनियम असा करण्यात 
येत आहे . हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असतांना , त्याच्या कलम ११ 
च्या उपबंधान्वये याद्वारे अधिसुचित करण्यात येत आहे की , उक्त 
जमीन / उक्त जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी / सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे/ आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा 
संभव आहे. 

उक्त जमिनीमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना 
याद्वारे अशी ताकीद देण्यात येत आहे की , उक्त संपादनाच्या 
प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीवर/ जमिनीवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही 
भूमापकांच्या किंवा अन्य व्यक्तींच्या कामात त्यांनी अडथळा किंवा 
व्यत्यय आणू नये . ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याचा तारखेनंतर 
जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी न मिळविता विक्री, भाडेपट्टी, गहाण , 
अभिहस्तांकन , देवाण- घेवाण, याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त जमिनीचा/ 
जमिनीची विल्हेवाट लावण्यात संबंधात करण्यात आलेले कोणतेही 
करार किंवा त्या संबंधात करण्यात आलेला कोणताही खर्चकिंवा 
सुधारणा याकडे उक्त जमिनीच्या/ जमिनीच्या अंतिमरित्या संपादन 
करण्यात येतील. अशा भागासाठी भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी , 
संपादन अधिनियमाच्या अन्वये दुर्लक्ष करील . 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी/ सार्वजनिक प्रयोजना 
साठी उक्त जमीन / जमिनी आवश्यक आहेत . याबद्दल महाराष्ट्र 
शानाची औरंगाबाद विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल तर , संपादन 
अधिनियमाच्या कलम १९ अन्वये अशा अर्जाची एक अंतिम अधिसुचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात स्थानिक वृत्तपत्रात लवकरच प्रसिध्द 
करण्यात येईल . संपादनाचे काम जर अंशतःकिंवा संपूर्णतः सोडून 
देण्यात येईल तर ती वस्तुस्थिती महाराष्ट्र राजपत्रात स्थानिक 
वृत्तपत्रात रितसर अधिसुचित करण्यता येईल . 

उक्त जमिनीचा/ जमिनीचे नकाशे उक्त अनुसूचित नमुद 
करयात आलेले अनुक्रमे उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या तपशीलासमोर 
उक्त अनुसूचित स्तंभ ७ मध्ये विनानिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या 
कार्यालया / कार्यालयीन वेळात पाहण्या करता उपलब्ध आहे/ आहेत . 


० .०४ 


० .०४ 


० .०४ 


- 


११२ 
१२७ पै . 
१२७ पै . 
१२९ पै . 
१२९ पै . 
१३१ पै . 
१३१ पै . 
१३९ पै . 
१३९ पै . 
१३९ पै. 
१३९ पै . 

१४० 
१४१ पै. 
१४१ पै . 


० .०४ 
० .०४ 


० .०१ 


० .०२ 


१४२ 


० .०४ 
० .०८ 
० .१६ 


१४४ 


२४२ 


०.५३ 


० .४१ 


० .०५ 


२४३ 
२५९ पै. 
२५९ पै. 
२५९ पै . 


० .०५ 


० .०४ 


२६० 


० .१३ 


१५१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


२६१ 


० .०५ 


० .०६ 


२१८ 
इंदपवाडी 


० . ०९ 


० .०९ 


१२६ 


० 


० . ६८ 


२६२ 
२६३ पै . 
२६३ पै. 
२६७ पै . 


० .०८ 


१२७ 


० .०६ 


१३१ 


० .०३ 


० .११ 
० . १० 


२६७ पै. 


१३८ 


० . ०५ 


२६८ 


० .०७ 


१३९ 


० . ०५ 


१४० 


० . ०४ 


१४१ 
१४२ 


० . ०५ 
० .०४ 
० .०५ 
० .०४ 
०. ०८ 


२६९ 
२७० पै. 
२७० पै . 
२७२ पै . 
२७२ पै . 
२७२ पै. 


० .०४ 


० . ०४ 


१४४ 


० .०२ 


१४५ 


० .०८ 


० .०२ 


१४६ 


० .०८ 


२७३ 


०.०९ 


ब्रम्हवाडी 


२७४ 


० . 


२७५ 


० . १५ 


० .०६ 
०.०९ 
० . १५ 
० .१६ 


० . ०३ 


० .०७ 


२७९ पै. 
२७९ पै . 
२८० पै. 
२८० पै . 


० .०७ 


० .०१ 


० . १४ 


२८१ 


० .०६ 
०.०९ 
० .०१ 


० .४८ 


२८२ 


० 


२८३ 


००१ 


० . ०९ 


० .०१ 


० . ११ 


२८४ 
२८५ 


० .०९ 


० .०१ 
० .०२ 


२८६ 


१४८ 


० 


टोकवाडी 


१५१ 


० 


१८५ 


० . १३ 


१५२ 


० 


१८६ 


० .०७ 


० 


१५३ पै. 
१५३ पै . 


० .०४ 


० .०३ 
० .०३ 


० .०६ 


१५४ 


० .२५ 


१५७ 


० .०३ 


१५८ 


० .०६ 


० . २१ 
० . ११ 


एकुण 


११ .८८ 


२१२ 


० .०७ 


० .०८ 


ज्यासाठी जमिनी आवश्यक आहे किंवा असल्यस संभव आहे ते 
प्रयोजन :- जमिनी संपादन परळी वै. शहर वळण रस्ता मौजे 
जिरेवाडी, इंदपवाडी , टोकवाडी , ब्रम्हवाडी ता . परळी वै. जि .बीड 


० . २१ 


२१३ 
२१४ पै . 
२१४ पै . 
२१५ पै . 


० .०५ 


सविता चौधर 
उपविभागीय अधिकारी 
परळी वैजनाथ जि . बीड . 


२१६ 


० .०९ 


२१७ 


० . १० 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 

१५११ 
४४ 

centers /Raswantis/Sweet marts/Namkins /Ice creams Parlours 

/ Bakery products residentialMess / Hotel/ Dhaba /Pav bhaji 
GovernmentofMaharashtra 

centers /Farson Mart and Coffee homes, by whatsoever name 
Official gazette 

called . 
March 2015 /Chaitra Shake 1937 

In the like manner every Proprietor of the Eating House , 
District MagistrateAurangabad 

Lodging/Boarding house shall obtain the necessary 
(Notification ) 

registration certificates in accordance with the provisions of 

these Rules. 
In accordance with the powers conferred by the provisions 
of Section 33 ( 1)(XA ) of the Bombay Police Act 1951,) and of 

4. In the cases of the Eating Houses /Lodging/boarding 
all other powers enabling him in that behalf the District 

house which are in existence and in operations on the date of 
Collector and the DistrictMagistrate , for Aurangabad District 

the commencement of this rules, those Eating houses/ 
hereby makes the following for Eating House , mess and 

Lodging/boarding house shall , within 3 months from the 
restaurants by whatever name they are called in Aurangabad 

publication of these rules in the official Gazette , shall apply 
District ( Excluding the territorial limits of the Police 

to the registering authority, in the prescribed form for the 
Commissionarate Aurangabad of as under: 

registration of the Eating House Lodging /boarding house , 

etc in accordance with the provisions of this Rules. On the 
1. Name:- These Rules shall be called as the Aurangabad 

failure to submit such application for the registration , under 
District Eating House , Mess and Restaurants , Bhojnalayas 

these rules, within 3 months , the proprietor of the concerned 
etc and Lodging and Boarding in Aurangabad District. 

Eating house / Lodging /boarding house shall be under the 
(Registration and Regulation ) Rules 2015. These rules shall 

liability to make the paymentof the penalty of Rs 200 per Day , 
be applicable to the entire Aurangabad District Excluding the 

for the delay cause in registering the Eating House under the 
territorial limits of the Police Commissionarate Aurangabad . 

Provisions of these Rules. The said delay shall be condoned 
2 . Definitions: 

for the maximum period of 2 months, beyond which , the failure 
a. Aurangabad District: - Means the entire territorial 

to , submit the Registration application , shall , be liable for the 
limits of the Aurangabad Revenue District , excluding the 

action of closure of the said Eating House by whatsoever 
territorial limits of the Police Commissionarate Area 

name called . 
Aurangabad . 

5 . Registration : - An application for the Registration 
b . District Magistrate: - Means the DistrictMagistrate of the Eating House/ Lodging /boarding house shall be 
and District Collector of Aurangabad District , and also submitted by the Proprietor of the Eating House / Lodging / 
includes the Additional District Magistrate Aurangabad . 

boarding house in the Office of The Registration Officer in 

the prescribed form along with all the necessary required 
c. Eating House :-Means any place where eatables are 

documents in Duplicate . 
served for a monitary consideration , and includes the private 
mess , and restaurants and the Roti Kendras , Bhojnalaya / i) On the submission of such application for 
juice centers/cold drink centers / Raswanties /Bhojnalaya / Registration , the Registering Authority shall scrutinize the 
Juices Ice cream parlours /snacks centers /Raswantis /Sweet documents attached by the applicant , and shall conduct 
marts /Namkins /Ice creams Parlours / Bakery products such necessary enquiry as he may deem fit , and thereupon if 
residential Mess/ Hotel/ Dhaba / Pav bhaji centers / Farsan the Registering Authority shall if he deems fit , issue the 
Mart and Coffee homes where the eatables and meals are Registration certificate for the Eating House and the Lodging / 
being prepared and sold , to the customers for monetary boarding house in the Prescribed Form . 
consideration . 

ii) If the Registering Authority Refuses and rejects 
d . Lodging /Boarding House : - Any premises by the Application , he shall communicate to the applicant the 
whatever name called , in which the proprietor of that premises reasons thereof. 
offer any persons Temporary accommodation , on the payment 
of charges as per the Tariff , and also includes the premises 

iii) If the Registering Authority grants Registration 
where the Eatables and Drinks are offered to the persons 

Certificate than such certificate of Registration shall be valid 
who are offered Accommodation in the Premises ., 

for the a year beginning form 1 st January and ending on 31 st 
e. Registering Authority : - Means the District December of the current year , Subject to further renewal 
Magistrate and District Collector of Aurangabad District, and , on year to year basis by the registering authority , unless 
also includes the Additional DistrictMagistrate Aurangabad . the same is cancelled or revoked by the Registering Authority. 

3. No person shall open or keep any of Eating Houses/ 6 ] The Registration Fee to be paid by the applicant: - Every 
Lodging /boarding house in the Aurangabad District unless certificate of Registration in respect of an Eating House at 
he holds a certificate of Registration granted under the the District shall be as under 
Bombay Police Act 1951 and in accordance with these rules in 

a. Eating House /Restaurant Having Sitting Capacity of 
respect of such Eating House , restaurants and mess and Roti 

0 - 10 Persons: 

Rs 550 
Kendras . The Eating House license is mandatory for 
Restaurants Bhojnalaya /juice centers / cold drink centers / b . Eating House/Restaurant Having Sitting Capacity of 
Raswanties / Bhojnalaya /Juices Ice cream Parlours /snacks 

1 1 - 25Persons 

Rs 1100 


१५१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


c . Eating House /Restaurant Having Sitting Capacity of 
26 -50 Persons 

Rs. 2200 / 
d . Eating House/ Restaurant Having Sitting Capacity of 
51 - 100 Persons 

Rs.4400 / 
e. Eating House/Restaurant Having Sitting Capacity of 
Above Hundred Persons 

Rs 10000/ 


f. For Roti Kendras / juice centers/ cold drink centers / 
Raswanties /Bhojnalaya / Juices Ice cream parlours / snacks 
centers / / Sweet marts/Namkins / / Bakery products residential 
Mess/ Hotel/ Dhaba /Pav bhaji centers / Farsan Mart and 
Coffee homes 

Rs 5000 / 
7 ] If the certificate is lost or destroyed the registering 
authority may on an application to him and on payment of a 
fee of Rs 500 / - and such Enquiry as he may think fit issue a 
duplicate copy of the certificate lost or destroyed as the case 
may be 

8] Every registering authority shallmaintain a register 
in respect of the certificate of Registration issued and renewed 
by him from time to time 

9] If the Applicant has applied for the Registration of 
the Eating House/ Lodging /boarding house, and if it is a 
partnership firm ,then the Applicant shall be required to 
submit the registered partnership deed and a registration 
certificate {Register of Companies ] along with other 
document which is already mentioned in clause herein after 

10 ] The Applicant shall submit the following documents 
along with the Registration Application : 

[ A ] Prescribed Application form 


B ] Eating House with Bars permit rooms etc RS . 2500 

C ] Delayed renewal of License Eating House Aurangabad 
District up to 3 month form the of due date of renewal of 
license Till maximum 3 further months: - Rs. 200 /Month 
D ] Change of location 

Rs 1000 
E ] Inclusion of name of partner in the License Rs 1000 

{ For more than one partner Rs 1500 shall be charges for 
every addition of partners] 

12 ] This Rules shall be applicable to all the canteens at all 
the Railway canteens ST Stand Canteen Cinema Theatre also 

13 ] The normal timings between which the restaurant, 
Eating House, etc shall be kept open shall be between 5 Am 
till 11 Pm . If for the reasons that the eatables served to ay 
customer could notbe finished till 11.00 pm , then the time for 
closure of the said eating house shall be extended up to 
further 15 minutes. Thereafter if any eating house , is reported 
to be kept open then necessary penal action shall be taken 
against the concerned eating house and its proprietor in 
accordance with the provision of the Bombay Police Act, in 
addition to the fine which shall imposed by the Registering 
Authority , which shall not be more than Rs . 5 ,000 /-. 

14 ] Registration of Lodging and Boarding House - No 
person shall run any lodging/boarding house unless he obtain 
the necessary registration certificate for the same from the 
registration authority in accordance with the Rules here in 
framed . Any person intending to start lodging and boarding 
house within the territorial jurisdiction the District Collector 
Aurangabad shall apply to the registering authority in the 
prescribed form for the registration of the lodging /boarding 
house . 

15 ] The Applicant shall submit the following documents 
for the Registration of the Lodging and Boarding License 

(a ) Prescribed application form 
(b ) Shop Act License 
(c ) Food and Drug License 
(d ) Eating house License in case of the lodging/boarding 

house attached to any eating house. 
(e) 7/ 12 Extract/PR card /Namuna no.8 copy 
(f) No objection Certificate form DHO IZP Aurangabad 
(g) Building sanctioned plan 
(h ) No objection Certificate from the concerned planning 

authority 
(J) Copy of Commercial NA order 
(K )Building completion certificate 
(1) Undertaking in the prescribed form 

16 ] “ A License fee for grant of the Registration to be paid 
by the applicant for seeking registration of the Lodging/ 
boarding house shall be as follows: 


[B ] Shop Act License copy 
[C ] Food and drug License copy 
[D ] 7 /12 Extract OR Property card copy 
[E ]Municipality /Planning Authority ’s NOC 
[G ] Building Permission before construction 
[H ] Building completion certificate 
[J] CommercialNA order 

[K ] Photographs of the proposed site and also regarding 
parking space and other arrangements 

[L ] Owner permission / consent deed , if the premises is rented 

[M ] National Highway Authority s N O C [subject to 
location ] 

[N ] NOC of District Health officer Zilla Parishad 

[O ] Police Verification Report to be submitted through the 
concerned Police Station and the Superintendent of police , 
Aurangabad . 

[P ] Undertaking in the prescribed form . 

11 ] A renewal license fee to be paid by the applicant every 
year shall be as follows 

A ] Hotels /Restaurants /Canteens / Bhojnalaya etc . Rs 2500 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 


१५१३ 


1 Lodging House in 5 Star Hotel Rs 20 ,000 

Lodging House in 4 Star Hotel Rs 15 ,000 
3 Lodging House in3 Star Hotel Rs 10 ,000 
4 Lodging- Boarding Houses Rs 10 ,000 

(In addition to the above fees, the applicant shall 
also deposit) 

17] Fees for grant of Registration to be paid by the 
applicant shall be as follows for every License in respect of 
Lodging and Boarding. 
Sr. No. Particulars of Rooms 

Rates (Rs) 
(applicable in whole district) 


21 ] The Necessary enquiry shall be made by the 
Registering Authority as he deems fit , in respect of the 
Application submitted by the Proprietor for the Registration 
of the Lodging /Boarding House Either by Himself or through 
any officer authorized by him and thereafter take appropriate 
decision on merits regarding the Grant or Refusal of the 
License / Registration Certificate for the Lodging /Boarding 
House 

22 ] If at any point of time it appears to the Registering 
Authority, that the Prop . Of Lodging /Boarding House is 
indulged in any kind of illegal, unauthorized , immoral, 
activities, which is detrimental to the public Peace, and safety , 
and is a threat to the I internal security of the State , then the 
Registering authority, after conducting the necessary enquiry, 
in this regard , shall pass such orders regarding the 
cancellation of the certificate ofRegistration of such Lodging 
/Boarding House , and shall cause the said Lodging /Boarding 
House to be shut down. 


Having 1 to 10 Rooms 


1 ,000 


Having 11 to 25 Rooms 

1,500 
3 Having 26 to 50 Rooms 

2 ,000 
4 Having 51 to 100 Rooms 

3,000 
5 Having more than 100 Rooms 5, 000 

18 ] Renewal of License — A renewal license fee to be 
paid by the applicant every year shall be as follows. 

A ) 


23 ] Applicants shall submit the following documents for 
the purpose of the renewal of the registration of the Lodging 
and Boarding House 


(a ) Renewal Fees paid by Challan in SBI. 
(b ) No objection certificate of DHO ZP 
(C ) No Objection Certificate of B and C Department 


1 
2 


Lodging House in 5 Star Hotel 
Lodging House in 4 Star Hotel 
Lodging House in3 Star Hotel 
Lodging-Boarding Houses 


Rs 5 ,000 
Rs 4 ,000 
Rs 3, 000 
Rs 2 ,000 


(d ) Insurance of Place where License is granted 


4 


24 ] In such cases License shall be granted and the valid 
for the month of December of the subsequent year. 


B ) 


Sr. No. 


Rates (Rs) 


Particulars ofRooms 
(applicable in whole district) 


25 ] That every registration certificate issued under this 
rules in respect of the Eating House and the Lodging and 
Boarding House shall be inheritable in accordance with the 
prevailing law and the Personal Law of Succession applicable 
to the registration certificate holder . 


26 ] The schedule hereto appended to be the officer to 
whom an appeal shall lie against any order refusing to grant 
or renew any certificate ofRegistration for any Eating House/ 
Lodging /boarding house made under any rules or orders for 
authority mentioned of the said schedule functioning within 
the jurisdiction of the officer within 30 days from refusing 


Schedule 


Having 1 to 10 Rooms 

1,000 
Having 11 to 25 Rooms 

1,500 
3 

Having 26 to 50 Rooms 2, 000 
Having 51 to 100 Rooms 

3,000 
Having more than 100 Rooms 5, 000 
19 ] Delay in Renewal of License up to 1 year - A fee to 
be paid by the applicant shall be as follows for License in 
respect of Lodging and Brooding 

Provided that a fee ofRs. 250 per month shall be charged 
form the date of expiry of License, if there is delay up to 1 year 
in making application for renewal. If there is delay beyond up 
to 1 year in making application the license shall be treated as 
cancelled , in such cases before cancellation of license revenue 
fine willbe recovered from applicant in any case, if licensing 
authentic want to continue renewal of License Renewal 
Charges in extra ,which was mentioned in rule 11. 

20 ] Duplicate Copy of Licensee Rs 500 Shall be paid by 
the applicant for obtaining the Duplicate copy of the 
Certificate of Lodging and Boarding House 


ST 


Registering Authority 


no 


officer to whom 
an Appeal shall 
beplaced 


1. 


DistrictMagistrate & 
Additional DistrictMagistrate 
Aurangabad 


Divisional 
Commissioner 
Aurangabad 


Provided that an appeal can be filed after the Expiry of the 
period of thirty days , if the applicant satisfies the appellate 
authority , that there was sufficient cause , which had 
prevented him to file the appeal within the prescribed period . 


१५१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४, शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


27 ] Repeal and Savings: - The rules which were in force 
relating to the subjectmatter of these rules, prior to the coming 
into existence of these rules stand repealed . 


Form B 
(See Rule 5 ) 


APPLICATION FORM REGISTRATION OF THE 
LODGINGAND BOARDING 


To , 


Aurangabad 


The District Magistrate/ 
Additional DistrictMagistrate 
Aurangabad . 


Date : 


( Virendra Singh ) 
District Magistrate Aurangabad 


FormA 

(See Rule 5 ) 
APPLICATION FORMREGISTRATION OF THE 

EATINGHOUSE 


To , 


Name of Applicant: 
Name of the Lodging and Boarding House 
Address of the Lodging and Boarding House 
Respected Sir , 

I hereby apply for the registration of the Lodging 
and Boarding as mentioned above , on the address as 
mentioned herein above , and for the grant of the license in 
accordance with the provisions of the Aurangabad District 
Eating House , mess and restaurants, Bhojnalayas etc and 
Lodging and Boarding in Aurangabad District. (Registration 
and Regulation ) Rules 2015 . 

I do hereby furnish the information as required and 
confirm that the information furnished herewith and the 
documents annexed along with the application are true to the 
best of my knowledge. I am ready to deposit the required 
registration fees as per the Rules. 


The DistrictMagistrate / 
Additional District Magistrate 
Aurangabad . 


Date : 


Name of Applicant: 
Name of the Eating House: --- 
Address of the Eating House: - 
Respected Sir , 

I hereby apply for the registration of the eating house 
as mentioned above , on the address as mentioned herein 
above, and for the grant of the license in accordance with the 
provisions of the Aurangabad District Eating House, Mess, 
Restaurants, Bhojnalay etc . (Registration and Registration 
Rules 2015 ) . 

I do hereby furnish the information as required and 
confirm that the information furnished herewith and the 
documents annexed along with the application are true to the 
best of my knowledge . I am ready to deposit the required 
registration fees as per the Rules. 


Place : 


2 . 


Date : 
Place : 


3 . 


isimtri 


Applicant 
Documents Attached hereto : 

Photo ID proof of the applicant. 
Address proof of the applicant 
Name of the Eating House . 

Name of the proprietor of the Eating House . 
5. The ownership documents of the premises in which 
the eating house is to be started , if the premises is rented , 
then the lease deed in respect of the rented premised and the 
concerned deed executed by the owner of the premises . 

6 . The Shop Act license copy . 

7. No objection certificate of the Municipal Council / 
Gram Panchayat / any other special planning authority. 

8. No objection certificate of the Fire Brigade authority . 
9. Undertaking in the prescribed form 


Applicant 
Documents Attached hereto : 
1. Photo ID proof of the applicant. 

Address proof of the applicant 

Name of the Lodging/Boarding House. 
4. Name of the proprietor of the Lodging/Boarding 
House . 

5 . The ownership documents of the premises in which 
the Lodging/Boarding house is to be started , if the premises 
is rented , then the lease deed in respect of the rented premised 
and the concerned deed executed by the owner of the 
premises . 

6 . The Shop Act license copy. 

7 . No objection certificate of the Municipal Council / 
Gram Panchayat/any other special planning authority . 

8. No objection certificate of the Fire Brigade authority . 
9. Food and Drug License 

10 . Eating house License in case of the lodging/ 
boarding house attached to any eating house . 

11 . 7 / 12 Extract/PR card /Namuna no . 8 copy 


Date : 
Place: 


Applicant 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 


१५१५ 


12 . No objection Certificate form DHO IZP Aurangabad 
13. Building sanctioned plan 

14 . No objection Certificate from the concerned planning 
authority 

15 . Copy of CommercialNA order 

16 . Building completion certificate 17 . Undertaking in 
the prescribed form 


3. No person Licensed under these rules shall during 
the period of ......... 

.. .. ... .and other allow to 
use or permit to carry any weapon , arms or ammunition , 
explosive or Inflammable material in contravention of any law 
inforce . 


4 . That the keeping eating house at the place to the 
used for the purpose is Not likely to cause obstruction , 
annoyance , risk , danger or damage to the residents or in the 
verify there of . 


Date : 


Place : 


5. No person keeping eating house shall keep it open 
except during such Hours as may be specified 
i.e.............. .........a.m . to ...... ........pm . 


Applicant 
Form C 
[See Rule 5 (i)] 

No.20 / A /MAG /CR 
Office of the DistrictMagistrate 
Aurangabad 
Date : 


6. No person keeping a place of entertainment shall 
allow in such place gambling other Act, which constitutes an 
offence under the Bombay prevention of gambling Act1887 . 


7. No person keeping a place of entertainment shall 
refuse admission to such place to any person ground only of 
religion, race , caste , sex , place of birth or any other them . 


CERTIFICATE OF REGISTRATION OFAN EATING 

HOUSE 


8 . Everyday person keeping a place of entertainment 
shall take sufficient steps in prevent Overcrowding in or at 
such place and in the event of any disturbance or accident 
including Injury to human life happening therein or real shall 
give immediate information to the police . 


This is to certify that Shri. 
residing at Aurangabad has registered with this office the 
eating house known as 
opened and kept by him at (Address) . 

The registration no of the eating house is 20 A 
MAG -CR - The validity of this certificate , unless, otherwise 
directed expires on 31 -12 -20 . 

Note : Under Section 131 A of Bombay Police Act 1951 
failure to obtain a certificate of registration in respect of an 
eating house or to renew the Certificate within the prescribed 
period is an offence punishable with a fine which may extend 
to Rs.500 /- (Rupees Five hundred ) 

Given under my hand and seal this day of 20 


9 . Where the eating house is proposed to be opened in 
any enclosure , building, teat booth or any other electric that 
arrangement regarding contilation and precaution against fire 
are adequate and suitable 


10 License has to submit NOC from various departments 
in the renewal of License , which is mentioned in aforesaid 
rules . 


Form D 


[ See Rule 5 (i)] 


Date of 
Renewal 


Date on which 
the Renewal of 
license expires 


Addl. Dist .Magistrate 

Aurangabad 
Memorandum of 
renewal of the or 
license Signature 
of the DistMagistrate 
or other Magistrate 
authorized by him in 
that behalf 


No.20 A /MAG /CR 
Office of the District Magistrate 
Aurangabad 


Date : 


CERTIFICATE OF REGISTRATION OFALODGING / 

BOARDINGHOUSE 


TERMAND CONDISTIONS 
1. Condition of section 131 of Bombay police Act 1951 
shall be abided this license . 

2 . The Licensee has to renew this license every year in 
the month ofDecember; if the License holder does not renew 
this License in prescribed period . License is liable for penal 
action . 


This is to certify that Shri _ 
residing at Aurangabad has registered with this office the 
lodging /boarding house known as -- 

_ opened 
and kept by him at (Address ) 

The registration no of the lodging /boarding house 
is 20 A -MAG -CR - The validity of this certificate , unless, 
otherwise directed expires on 31- 12 -20 


१५१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


Note : Under Section 131 A of Bombay Police Act 1951 
failure to obtain a certificate of registration in respect of an 
lodging /boarding house or to renew the Certificate within 
the prescribed period is an offence punishable with a fine 
which may extend to Rs.500 /- (Rupees Five hundred) 


7. No person keeping a place of entertainment shall 
refuse admission to such place to any person ground only of 
religion , race , caste , sex , place of birth or any other them . 


Given under my hand and seal this 


day of 20 


das 


8. Everyday person keeping a place of entertainment 
shall take sufficient steps in prevent Overcrowding in or at 
such place and in the event of any disturbance or accident 
including Injury to human life happening therein or real shall 
give immediate information to the police . 


Addl. Dist. Magistrate 

Aurangabad 


9. Where the eating house is proposed to be opened 
in any enclosure , building , teat booth or any other electric 
that arrangement regarding contilation and precaution against 
fire are adequate and suitable 


Date of 
Renewal 


Date on which 
the Renewal of 
license expires 


Memorandum of 
renewal of the or 
license Signature 
of the DistMagistrate 
or other Magistrate 
authorized by him in 
that behalf 


10 . License has to submit NOC from various departments 
in the renewal of License , which is mentioned in aforesaid 
rules. 


FORM - E 

[See Rule 10 (P )] 
( Application may be submitted in stamps paper of Rs. 100 ) 

UNDERTAKING 


TERMAND CONDISTIONS 


.... . .. (Owner/partner 


1. Condition of section 131 of Bombay police Act 1951 
shall be abided this license . 


I Shri /Mrs . .. .. . 
/proprietor /president of . ........ 
Situated at ( Address ) . 


. 


. 


. 


2 . The Licensee has to renew this license every year in 
the month of December ; if the License holder 


does not renew this License in prescribed period . 
License is liable for penal action . 


3. No person Licensed under these rules shall during 
the period of ......... 

... . ... .... .and other allow to 
use or permit to carry any weapon , arms or ammunition , 
explosive or Inflammable material in contravention of any 
law inforce . 


Hereby give an undertaking that I will not contrivance the 
provision of any law including the provision of Bombay police 
Act 1951. The terms and conditions , which is laid down in the 
license , it was abide forme, if any problem graeate aboutmy 
Public Entertainment /lodging and boarding I will be 
responsible. I will not allow any person To use or permit to 
carry any weapon , arms and ammunition explosive ormaterial 
and no person Keeping a place of entertainment person on 
grounds only 0 religion , race, case ,sex , place , to any Other 
them . I will keeping place of entertainment /Loading and 
boarding and in the event of any Disturbance or accident 
involving injury to human life happening there in or threat 
shall give Immediate information to the police and the licensing 
authority, Iwill keeping place ofpublic Entertainment /Lodging 
and boarding at the place proposed to be used for the purpose 
Is not likely to cause obstructions. Obstructions , 
inconvenience annoyance risk danger or damage to the 
residence or passengers in the vicinity there of 


4. That the keeping eating house at the place to the 
used for the purpose is Not likely to cause obstruction , 
annoyance, risk , danger or damage to the residents or in the 
verify there of . 


5. No person keeping eating house shall keep it open 
except during such Hours as may be specified 
i.e .. .... .. ... .... .......a.m .to . ... ... . .....pm . 


Place : 
Date : 


6 . No person keeping a place of entertainment shall 
allow in such place gambling other Act, which constitutes an 
offence under the Bombay prevention of gambling Act1887. 


(Signatures of applicant) 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


संपादकः व्यवस्थापक,श्री.संतोष मारूती उबळे, शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 


LA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १० ] 


गुरुवार , दिनांक २५ जून २०१५ : आषाढ ४, शके १९३७ [ किंमत : २ .०० रूपये ] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 


टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


कुंडलवाडी नगर परीषद ,कुंडलवाडी 


दिनांकापासून ( तीन ) वर्षाच्या आत करणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३( १) आणि ३४ 
अन्वये कुंडलवाडी नगर परिषद वाढीव क्षेत्राची विकास योजना तयार 
करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे . 


जाहीर सुचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ 


कुंडलवाडी शहराची वाढीव क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा 
इरादा. 


कुंडलवाडी नगर परिषेदच्या अधिकार कक्षेत समाविष्ठ झालेल्या वाढीव 
क्षेत्राची विकास योजना तयार करावयाची आहे. त्या क्षेत्राचा नकाशा 
कंडलवाडी नगर परिषदेच्या कार्यालयात सटटीच्या दिवसाखेरीज कार्यायीन 
वेळेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३ - 
पोट कलम ( २ ) अन्वये नागरीकांना पाहण्यासाठी खुला ठेवलेला आहे. 


महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्र . टिपीएस- ३२०९ / ११७६ /सिआर 
२९८/ २००९ / नवि -३० दि .३/ ४/ २०१२ अन्वये कुंडलवाडी शहराची विकास 
योजना ( सु) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम 
- ३१( १ ) अन्वये मंजूर केलेली आहे व ती दि . १५/०५/ २०१२ पासून 
अंमलात आलेली आहे. आता शासन निर्णय क्र . एम.यु. एम - ११०८ /प्र.क्र .११७ / 
नवि - १७ दि .६/ ०८ / २०१४ अन्वये नगर परीषदेची हद्दवाढ मंजूर करण्यात 
आली आहे. 


ज्या नागरीकांना नियोजीत विकास योजनेसंबंधी काही सुचना/ हरकती 
असतील त्यांनी ही सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या 
तारखेपासून ६०( साठ ) दिवसाच्या आत त्यांच्या सुचना / हरकती कुंडलवाडी 
नगर परिषदेकडे लेखी स्वरुपात द्याव्यात . म्हणजे उक्त अधिनियमाच्या 
कलम - २३ पोट कलम - (१ ) अन्वये कुंडलवाडी नगर परिषद त्यांचा 
योग्य ती विचार करेल . 


कुंडलवाडी ,दिनांक१५/ ०६ / २०१५ . 


कुंडलवाडी नगर परिषदेने ठराव क्र . (२६१) दि .३० / १२/ २०१४ अन्वये 
सदरहू कुंडलवाडी नगर परिषदेच्या वाढीव क्षेत्राची विकास योजना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २१ च्या 
तरतुदीनुसार वाढीव नगर परिषद हद्दीची विकास योजना हद्दवाढीच्या 


( के . गंगामणी) , 

अध्यक्ष, 
नगर परिषद ,कुंडलवाडी 


औ .भाग - १ अ -- १० 


२० 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ जून २०१५ : आषाढ ४ , शके १९३७ 

२१ 
(Appendix E - 1) Town Planning Act- 1966 it should be prepared within 
Public Notice 

( Three ) Year form date of Sanction ofAdditional area . 
KundalwadiMunicipal Council Kundalwadi 

hence the declaration intension to prepare devlopment 
Maharashtra Regional & Town Planning 

plan of kundalwadi (additional area ) is made under the 

section 23 ( 1) & 34 of the Maharashtra Regional & 
Act-1966 . 

Town Planning Act - 1966 respectively . 
(Declaration of Intention to Prepare the Development Plan 
of Kundalwadi 

A copy ofplan showing the area for which Development 

Plan ( additional area )is to be prepared is kept open 
( Additional area ) 

for inspection of the public on all working days during 
Govt.In Urban Development Department has 

office hours in the office of the KundalwadiMunicipal 
sanctioned Partly development Plan (R ) of Kundalwadi 

Council, Kundalwadi as required u /s 23 (2 ) of the 
Municipal Council Kundalwadiunder the provision of 

Maharashtra Regional & Town Planning Act- 1966 . 
section u /s 31 ( 1 ) ofMaharashtra Regional & Town 

Those the persons who wish to give suggestions and 
Planning Act. 1966 vide notification No. TPS - 3209/ 

objections to the proposed Development Plan 
1176 /CR - 298 /2009 /UD -30 Dt.3 /4 /2012 which came 

(Additional area ) which should be communicated to 
into force from dt. 15 /5 /2012 . The Municipal limit of 

KundalwadiMunicipal Council, Kundalwadi in writing 
Kundalwadi Municipal Council is extended vide 

within 60 (Sixty ) days from the date of publication of 
Government resolution No.MUM -1108 /CR - 117 /UD 

this notice in the Maharashtra Gazette shall be 
17 dated 6 /8 / 2014 . 

considered by the Kundalwadi Municipal Council , 
Kundalwadi Municipal Council has declared its 

Kundalwadi as required by section 23 ( 1 ) of the said 
intension vide resolution No. ( 261) dt. 30 - 12 - 2014 to 

act. 
prepare the Development Plan of Kundalwadi 
Municipal Council for the additional area of as per the 

Kundalwadi,date 15 / 06 / 2015 
provision in section 21 ofMaharashtra Regional & 

President , 
Municipal Council , 

Kundalwadi 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रकाशक, मुढक व संघटक व्यवस्थापक,श्री. संतोष मारुनी उबले. शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


